Reg . No . NPCITY/ 236/ 2018- 20 


AURA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१ , २०१८/ माघ ५-११, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ५३ , किंमत : रुपये १० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१ - २० 


पृष्ठे 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती १- ५३ . 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
वाचा : ( १) भूमि , संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम २५ . 
( २ ) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बाळापूर यांचे पत्र . क्र . उविअ- शिरस्तेदार- कावि- ४४६ - २०१७, दिनांक २७ - १२- २०१७ , 

प्राप्त दिनांक २८ - १२- २०१७. 
( ३ ) या कार्यालयाचे आदेश पत्र क्र . अका- १ - भूसं - कावि - ३०९ - २०१७, दिनांक १५- ०४- २०१७ . 

आदेश 
क्रमांक जि . का .- भूसंपादन - अका - कावि - ३८ -२०१८ . 

ज्याअर्थी , उपरोक्त विषयामध्ये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांनी दिनांक २७- १२- २०१७ रोजीचे पत्रान्वये 
भूसंपादन प्रकरण क्र . ३६-४७- २०१२ - १३, मौजे उरळ बु., ता . बाळापूर या प्रकरणात दिनांक १६-०४- २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या कलम 
१९ ची अधिसूचनेस , आदेश पत्र क्र . कक्ष- ८ - अका- १- कावि -३०९ - २०१७, दिनांक १५ - ०४- २०१७ नुसार घेण्यात आलेल्या ८ महिन्यांच्या मुदतवाढीस 
अ - एक - १ ( १५७४ ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५-११ , शके १९३९ 


सुद्धा निवाडा पारीत करता आला नाही , करीता दिनांक ३१- १२ - २०१७ रोजी सदर प्रकरण व्यपगत होत असल्यामुळे , भूमि , संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे जिचा निर्देश “ अधिनियम २०१३ ” असा करण्यात 
आला आहे.) चे नियम २५ मधील तरतुदीप्रमाणे पुनश्च ६ महिन्यांची मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिनियम २०१३ मधील नियम २५ मध्ये, “ जिल्हाधिकारी, कलम १९ अन्वये घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून बारा 
महिन्यांच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर, जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल . परंतु 
त्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर समुचित शासनाला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल .” असे 
स्पष्ट नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बाळापूर यांनी दिनांक २७- १२- २०१७ रोजीचे पत्रामध्ये , “ तत्कालीन भूसंपादन 
अधिकारी यांचेकडे उपविभागीय अधिकारी , बाळापूर , उविअ , अकोला तसेच मनपा, अकोला , उप आयुक्त यांचा अतिरिक्त प्रभार असल्यामुळे 
प्रकरणामध्ये विहित मुदतीमध्ये निवाडा पारीत करता आला नाही, ” असे नमूद केले आहे. त्याअर्थी, सदरची बाब ही अधिनियम २०१३ मधील नियम 
२५ नुसार समर्थन करणा - या परिस्थितीमध्ये येत असल्याचे निष्कर्षापर्यंत मी येऊन पोहचलो ; 
____ आणि ज्याअर्थी, अधिनियम २०१३ मधील नियम ३ चे खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे जिल्ह्यामधील सार्वजनिक प्रयोजनाच्या बाबतीत , जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी समुचित शासन असल्याचे समजण्यात येईल ; 


त्याअर्थी, अधिनियम २०१३ मधील नियम ३ चे खंड ( इ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , अस्तिककुमार पाण्डेय , 
जिल्हाधिकारी, अकोला , समुचित शासन या नात्याने नियम २५ चे परंतुकाद्वारे प्रावधान असलेली समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्यामुळे, 
पूर्वव्यापी तसेच संभाव्य प्रभावाने , भूसंपादन प्रकरण क्र . ३६- ४७ -२०१२- १३ , मौजे उरळ बु., ता . बाळापूर या प्रकरणामधील , “ पत्र क्रमांक कक्ष- ८ 
अका -१- भूसं - कावि - १४२- २०१६ , दिनांक ६-०४- २०१६ अन्वये काढण्यात आलेल्या कलम १९ च्या अधिसूचनेच्या १२ महिन्यांच्या कालावधीस ( ज्यास 
आदेश पत्र क्रमांक अका -१- भूसं - कावि -३०९- २०१७, दिनांक १५-०४- २०१७ अन्वये याआधीच नियम २५ अंतर्गत डिसेंबर २०१७ पर्यंत वाढ घेण्यात 
आली आहे ) , त्या १२ महिन्यांचा कालावधीस ” म्हणजेच दिनांक ३१ - १२- २०१७ पासून पुढे पुनश्च चार महिन्यांची वाढ प्रदान करीत आहे . सबब मंजूर 
केलेल्या कालावधीत प्रस्तुत प्रकरणातील कार्यवाही पूर्ण करून प्रकरण निकाली काढावे . 


अकोला : 
दिनांक ६ जानेवारी २०१८ . 


अस्तिक कुमार पाण्डेय , 
जिल्हाधिकारी अकोला. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ८९ . 
भूमि , संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र. अ.- भू. सं .- अ . का .- कावि -१०९३- २०१७. 

ज्याअर्थी, भूमि , संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११ - २०१४ -प्र.क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

__ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५ - ३१ , २०१८/ माघ ५- ११, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि, संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


० 


० 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८ - ४७ - २०१६ - २०१७, गाव सोनोरा ( काकडे), ता . धामणगांव रेल्वे, जिल्हा अमरावती . 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( २) 

हे . आर 
३/ ४ 
४९/ १ पै . 
४९/ १ पै . 
४९ / १ पै . 
५१/ २ 
५३/ २ पै. 
५३/ २ पै . 
५३ / ३ 
५३ / ४ 
५४/ २ 
५४/ ३ 


www 


० 


cc 


० 


० 


0 


० 


6 


० 


० 


. 


० 


० 


2 


० 


एकूण क्षेत्र . . १०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५-११ , शके १९३९ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
:- निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
:- निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
:- निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रकल्प निर्मितीमुळे जवळपासच्या 

क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात 
भर पडून शेतक -यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव सोनोरा ( काकडे), ता . धामणगांव रेल्वे, जिल्हा अमरावती . 
अ . क्र . भूमापन क्र ./ गट नंबर 

क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे - कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही.) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४- अ, महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 


प्रशासकाचा 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

आलेल्या अधिका-याचेपदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :- निरंक 

नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धाप्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५ - ३१ , २०१८/ माघ ५- ११, शके १९३९ 


Coरताना व 


ळण्याचा 


, 


Soch 


ज्य 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९० . 
भूमि , संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र . अ .- भू. सं .- अ. का .- कावि - १०९४ -२०१७. 

ज्याअर्थी, भूमि , संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र . ७७ - अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२- ४७ - २०१६- २०१७, गाव विटाळा, ता . धामणगांव रेल्वे, जिल्हा अमरावती . 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 

० २८ 
१० / ३ 

००४ 
अ- एक - २ ( १५७४ ) . 


( २ ) 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५-११ , शके १९३९ 


अनुसूची एक - चालू 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


० 


१० / २ 
१० / १ 


० 


० 


- 6new 


하 
하 


० 


० 


० 


하 


० 


० 


wwwwwc.० 


&00 


하하하하 


० ०७ 
० १७ 
० १५ 
० ०७ 


एकूण क्षेत्र . . १६७ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
:- निम्न वर्धाप्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
:- निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
: - निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रकल्प निर्मितीमुळे जवळपासच्या 

क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात 
भर पडून शेतक- यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव विटाळा , ता . धामणगांव रेल्वे , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . 

भूमापन क्र ./ गट नंबर 
( १ ) ( २ ) 

हे . आर 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


क्षेत्र 


( ३ ) 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे- कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही .) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ , 
महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५ - ३१ , २०१८/ माघ ५- ११, शके १९३९ 


यात 


- 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :- निरंक 

नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ. का .- कावि - १०९५ - २०१७. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११ -२०१४-प्र .क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे. 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५-११ , शके १९३९ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धाप्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३- ४७ - २०१६ - २०१७, गाव चिंचोली, ता . धामणगांव रेल्वे, जिल्हा अमरावती 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


(१ ) 


(२ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१२३ पै . 


००२ 


१२४ 


० ०६ 


१२५ 
१२६ 


१४९ 


१५२ 


१५९ 


० १० 


० ०४ 
००१ 


१६४ पै. 
१६४ पै . 
१६६ 
१६७ 
१८७ 


० ०४ 


० 


० 


하 


१८७ 


하 


० 


० 


० 


하 


० 


० १२ 


१६८ पै. 
१६८ 
१६८ पै . 
१६९ पै . 
१६९ पै . 
१७० / २ 
१७० / ३ व ४ 
१७० / ५ पै . 
१७० / ५ पै . 


० 


० 


० 


००२ 


००१ 


एकूण क्षेत्र . . २६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५ - ३१ , २०१८/ माघ ५- ११, शके १९३९ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
:- निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
: - निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगांवबॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
: - निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रकल्प निर्मितीमुळे जवळपासच्या 

क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात 
भर पडून शेतक- यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची -तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव चिंचोली, ता . धामणगांव रेल्वे, जिल्हा अमरावती 


अ . क्र . 


भूमापन क्र ./ गट नंबर 


क्षेत्र 


( २ ) 


हे . आर 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


__ अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे- कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही .) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ - अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :- निरंक 

नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


अमरावती : 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ . 
अ- एक -३ (१५७४ ). 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ९२ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक कावि - भूसंपादन - इवद- १६- २०१८ . 


उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन (इ.व द .) बुलडाणा यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३२ -२००८- २००९, मौजे पातोंडा , ता . नांदुरा या 
प्रकरणामध्ये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११- १७, २०१८ / पौष २१ - २७, शके 
१९३९, पृष्ठ ४ ते १३, अनु . क्र . २१ वर प्रसिद्ध करण्यात आली . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


प्रक 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


परिच्छेद क्र . १ मध्ये १००० हेक्टर 

परिच्छेद क्र . १० मध्ये उपविभागीय उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) । 
( इमारत व दळणवळण ) 
अ . क्र . घर क्र . खुले क्षेत्र बांधकाम क्षेत्र एकूण क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


परिच्छेद क्र . १ मध्ये १०००० हेक्टर 
परिच्छेद क्र . १० मध्ये उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
( इमारत व दळणवळण ) 
अ . क्र . गट क्र . लागवड पोट- खराब क्षेत्र 

योग्य क्षेत्र 
४३ १७८ ब ८७. ३२ २५ .४२ 
९१ १७२ ०. ०० ६० .९५ 
२७७ अ.क्र . ११५ ०. ०० ६० . ७७ 


२५ . ३२ 


१७८ ब 
१७२ 
११५ 


९१ 
२७७ 


८७. ३२ 

० .०० 
० . ०० 


६० .९५ 


११२ . ७४ 
६० .९० 
६०. ७७ 


११२ . ७४ 
६० .९५ 
६० . ७७ 


६० . ७७ 


बुलडाणा : 
दिनांक १६ जानेवारी २०१८ . 


( अवाच्य ), 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , 
इमारत व दळणवळण , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९३. 


विशेष भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 


क्रमांक कावि -विभूअ- जि .प्र .- अका - २८६- २०१८ . 


या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २० - २००८ - २००९ , मौजे अडोळ बु ., ता . जळगाव जामोद, जिल्हा बुलडाणा यामधील कायदा कलम 
१९ ( १) मधील अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक डिसेंबर २८ , २०१७- जानेवारी ३, २०१८ रोजी पृष्ठ ५ 
ते २५ , अनु . क्र . १८४२ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . त्यात पुढील प्रमाणेदुरुस्ती वाचावी . 


या करिता 


असे वाचावे 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


घर क्र . बांधकाम क्षेत्र 

चौ . मी . 
३२६/ २ ३९ . १४ 


खुले क्षेत्र 
चौ . मी . 

० .०० 


एकूण क्षेत्र 
चौ . मी . 
३९ . ३४ 


घर क्र . बांधकाम क्षेत्र 

चौ . मी . 
३२६/ २ ३९ . १४ 


खुले क्षेत्र 
चौ . मी . 

०. ०० 


एकूण क्षेत्र 
चौ . मी . 
३९ . १४ 


३३५ 


३३५ 


बुलडाणा : 
दिनांक १० जानेवारी २०१८ . 


बी . एन . वानखेडे , 
विशेष भूसंपादन अधिकारी , 
कंत्राटी क्र . १, जिगाव प्रकल्प , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


११ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९६ . 


आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९४ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा : - (१ ) श्रीमती एस . व्ही . चरडे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 

क . स्तर , अमरावती यांचा ३० दिवस अर्जित रजा 
रोखीकरण करण्याबाबतचा अर्ज, जा . क्र . १४५/ २०१७ , 

२३/ ११/ २०१७ . 
( २) शासन निर्णय , विधी व न्याय विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

शा . नि . क्र . सीटी २००९ - प्र .क्र . १४१ - का . तीन , 
दिनांक २२ -१० -२०१० . 


क्रमांक प्र .- ब- १ - ४१५ -२०१७. 

श्री . अनिल सुब्रमण्यम , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अकोट यांच्या खाती दि . २७- ११- २०१७ रोजी एकूण २२७ दिवसाची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे. त्यांना दि . २८ - ११- २०१७ ते दि . ३० - ११ - २०१७ अशी 
एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दि . ०१ - १२ - २०१७ 
ईद - ए-मिलाद ची सुट्टी जोडून दि . २७.११.२०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दि . ०२- १२- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक ब - २ - न्या - अ -०२- ४६३- २०१७. 


उपरोक्त संदर्भाकित क्र . ( २ ) च्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार , 
मी , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , अमरावती खालीलप्रमाणे आदेश 
पारीत करीत आहे . 


श्रीमती एस. व्ही . चरडे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अमरावती यांना दिनांक ०१ एप्रिल , २०१६ ते दिनांक ३१ मार्च, २०१८ या 
दोन चालू वर्षाच्या गटवर्षासाठी त्यांच्या खाती जमा असलेल्या अर्जित 
रजेपैकी दिनांक ०१ - १२- २०१७ ते दिनांक ३० - १२- २०१७ या ३० दिवासांची 
अर्जित रजा रोखीकृत करण्यास परवानगी देत आहे . 
__ वरील आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका- याच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अनिल सुब्रमण्यम , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १० ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश 
देतो की , श्री . आर . जी . वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अकोला हे वरील रजेच्या काळात दिनांक २७ - ११ -२०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . ३० - ११ - २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
वरील न्यायालयाचे व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , अकोट यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 

श्री . एन . आर. वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . श्रेणी. अकोट हे दि . २७-११ -२०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ३०- ११- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत वरील न्यायालयाचे व तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १, अकोट यांचे न्यायालयाचे प्रशासकीय काम पाहतील. 


अमरावती : 


दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ . 


अनिल पानसरे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अमरावती . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९५ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - १ - ४१४ - २०१७ . 


तद्नंतर श्री . म . श्री . गणोरकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , अकोट हे उपरोक्त न्यायालयाचा अतिरिक्त सत्र 
न्यायालयाचे अधिकारासंदर्भातील कार्यभार वगळता दिनांक ३० - ११ -२०१७ 
चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २- १२ - २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपासून ते दिनांक २-१२- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत कार्यभार 
पाहतील . 

दिनांक ३० -११- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २-१२- २०१७ 
च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा उक्त न्यायालयाचा अतिरिक्त सत्र 
न्यायालयाचे अधिकारासंदर्भातील कार्यभार श्री . आर. जी . वाघमारे, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , अकोला हे पाहतील . 


जिल्हा न्यायालय , अकोला , आदेश कमांक ब -१ - ४०९- २०१७, दिनांक 
२४ - ११ - २०१७ . अन्वये श्री . अ . सा . जाधव , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अकोला यांना दिनांक २७-११- २०१७ ते २९- ११ - २०१७ 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली होती व त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जी . जी . भालचंद्र , जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अकोला यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७. 


परंतु आज दिनांक २७- ११ - २०१७ रोजी श्री . व्हि . डी . केदार , जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अकोला हे त्यांचे पदावर रुजू 
झाल्यामुळे जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अकोला यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्हि . डी . केदार , जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अकोला यांचेकडे आज दिनांक २७- ११- २०१७ पासून ते 
श्री . जाधव हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यत ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९७ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - १ - ४१८ - २०१७ . 


दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ . 


श्री . व्ही . डी . केदार , जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांच्या खाती दि . १९ -११- २०१७ रोजी एकूण १२ दिवसांची अर्धवेतनी 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ / माघ ५- ११ , शके १९३९ 


रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . २० - ११- २०१७ ते दि . २४ -११- २०१७ अशी 
एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा व रजेच्या नंतर दिनांक २५ - ११ 
२०१७ चौथा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत 
आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९९ . 

आदेश 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे .. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . डी . केदार , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३५ व ३६ 
आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १० ( ३) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , या पूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . ए . एस . जाधव , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति .सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांनी दिनांक २० - ११ - २०१७ ते दिनांक २५ -११- २०१७ चे न्यायीक 
कार्यशाळेपर्यंत व तद्नंतर श्री . जी . जी . भालचंद्र , जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अति. सत्र न्यायाधीश , अकोला यांनी दिनांक २५ - ११- २०१७ चे न्यायीक 
कार्यशाळेनंतर ते दिनांक २६- ११- २०१७ पर्यंत वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी काम पाहिले . 


क्रमांक २२८ - २०१७. 

श्री . ज्ञा . र . दंडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र .वर्ग , मोताळा , यांना दिनांक २२- ११- २०१७ ते २४ - ११ - २०१७ पावेतो ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक २१ - ११- २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दि . २७- ११ -१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . व्हि . एस . यादव , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 

श्री . ज्ञा . र. दंडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , मोताळा, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ज्ञा . र. दंडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्र .वर्ग, मोताळा, हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , मोताळा म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


अकोला : 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


अ. ज . ख्वाजा , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अकोला. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९८ . 


___ श्री . ज्ञा . र. दंडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र .वर्ग , मोताळा , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ मधील 
नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . तसेच 
त्यांचे रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे अर्जित रजेच्या खाती एकूण ६९ दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 


आदेश 


क्रमांक २२७ - २०१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०० . 


आदेश 


श्रीमती रे . रा . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, बुलडाणा 
यांना दिनांक २२- ११ - २०१७ ते २४- ११ - २०१७ पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा आणि दिनांक २२ - ११- २०१७ चे सकाळपासून ते दिनांक 
२७- ११- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्रीमती र . ह . झा , द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 

श्रीमती रे. रा . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, बुलडाणा, 
ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की श्रीमती रे. रा . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , बुलडाणा, ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

श्रीमती रे . रा . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा , 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . रजा प्रारंभीचे दिनांकास 
त्यांचे अर्जित रजेच्या खाती एकूण ११६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी. 


क्रमांक २२९ - २०१७. 

श्री . वि . स . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, खामगांव, 
यांना दिनांक २७- ११ - २०१७ ते २९ - ११ - २०१७ पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा आणि दिनांक २४- ११ - २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
३०- ११-२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
दिनांक २५ - ११ - २०१७ रोजी श्री . श . द . भोसले , चवथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , खामगांव , 
दिनांक २६- ११- २०१७ ते २८- ११- २०१७ पावेतो श्रीमती व . वि . सावरकर, 
द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
खामगांव आणि दिनांक २९ - ११- २०१७ रोजी श्री . आ . गं . म्हस्के , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, खामगांव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . वि . स . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , खामगांव , 
हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की श्री . वि . स . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ / माघ ५-११ , शके १९३९ 


१३ 


क . स्तर , खामगांव , हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 
___ श्री . वि . स . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर खामगांव , 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . तसेच त्यांचे रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्यांचे अर्जित रजेच्या खाती एकूण ०८ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ (तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . आर . बी डोळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग, जळगांव जामोद यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . स . रं . निकम , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , संग्रामपूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांचे पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०१ . 

आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . स . रं . निकम , दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , संग्रामपूर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्र . वर्ग, संग्रामपूर म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . स . रं. निकम , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग, संग्रामपूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ मधील 
नियम , ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांचे रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७९ दिवस अर्जित 
रजा शिल्ल्क आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ . 


क्रमांक २३० - २०१७ . 


श्री . वा . तु. सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- १, तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
खामगांव , यांना दिनांक १५ -११ - २०१७ ते १७- ११ -२०१७ पावेतो एकूण ०३ 
( तीन ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . वि . म . पथाडे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 

श्री . वा . तु. सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-१, तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
खामगांव , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १०३. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की श्री . वा . तु . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- १, तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगांव , हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, 
खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . वा . तु . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -१, तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
खामगांव , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील 
नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच 
त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ४२० 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली 
तीन दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०६ ( सहा) दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


क्रमांक २३२ - २०१७. 

श्री . वि . म . पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, खामगांव , यांना दि . ०२ -१२-१७ ते ०४ -१२-१७ पावेतो ०३ (तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा आणि दि . ३० - ११- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दि . ०५- १२ -१७ चे कार्यालयीन वेळेपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचेन्यायालयाचा पदभार श्री . 
वा . तु . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
खामगांव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . वि . म . पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांचे पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . म . पथाडे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - १ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खामगांव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . वि . म . पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ 
मधील नियम ७० (१ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांचे रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २५६ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १०२ . 

आदेश 
क्रमांक २३१ - २०१७. 

श्री . स . रं . निकम , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , संग्रामपूर , यांना दि . २७- ११ - २०१७ ते २९ - ११- २०१७ पावेतो ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा, दि . २४- ११ - १७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दि . ३० - ११ -१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


अ- एक - ४ (१५७४) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५- ११, शके १९३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४ . 


आदेश 


श्रीमती सा . दि . पंजवाणी , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, देउळगाव राजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९८१ मधील नियम ७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण १९० दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०६ . 


___ आदेश 


क्रमांक २३९ - २०१७ . 


क्रमांक २३५ - २०१७. 

श्री . प्र . ल . गजभिये , जिल्हा न्यायाधीश - १, बुलडाणा यांना 
दिनांक २२ -११ - १७ ते ३- १२- २०१७ पर्यंतची एकूण १२ दिवसांची वैद्यकीय 
कारणास्तव परिवर्तीत रजा, मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार श्री . 
आर . एस . तिवारी , जि . न्या . २, बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहिला . 

श्री . प्र . ल . गजभिये , जिल्हा न्यायाधीश - १, बुलडाणा हे रजेवरून परत 
आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . ल . गजभिये, जिल्हा न्यायाधीश- १ , 
बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- १, बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . प्र . ल . गजभिये , जिल्हा न्यायाधीश -१ , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ७० (३ ) प्रमाणे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ४२४ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक 
आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या १२ दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या 
दुप्पट म्हणजे एकूण २४ ( चोवीस ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्री . ल . मु . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग, मेहकर यांना दि . ०४ - १२- १७ चे दुपारनंतर ते ०५- १२ - १७ पावेतो ०२ 
दिवस वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 


आहे . 


दिनांक ४ डिसेंबर २०१७ . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती 
एस . व्हि . राजकुंटवार , द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , मेहकर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 
__ श्री . ल . मु. सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , मेहकर हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ल . मु . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश, क . 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, मेहकर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , मेहकर म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . ल . मु . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम, १९८१ मधील 
नियम ७० ( ३) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . तसेच 
त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचेदिनांकास एकूण ७९ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०२( दोन ) 
दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०४( चार ) दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा ., अ . क्र . १०५. 


आदेश 


क्रमांक २३६ - २०१७. 

श्रीमती सा . दि . पंजवाणी , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , देउळगाव राजा यांना दि . ११- १२- १७ ते १३ -१२ 
१७ पावेतो ०३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा आणि दि . ९ - १२- १७ चे राष्ट्रीय 
लोकअदालत संपल्यानंतर ते दि . १४- १२ -१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . नि . सु. बुद्रुक , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , देउळगाव राजा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्रीमती सा . दि . पंजवाणी , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , देउळगाव राजा ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सा . दि . पंजवाणी, दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , देउळगाव राजा ह्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, देउळगाव राजा म्हणून स्थानापन्न । 
राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०७. 

आदेश 


क्रमांक २४० - २०१७. 


श्री . मं . नं . जैस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग, मेहकर यांना दि . ०४ - १२ - १७ ते ०५- १२- १७ पावेतो ०२ दिवस 
वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती 
एस . व्हि . राजकुंटवार , द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , मेहकर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


१५ 


श्री . मं . नं . जैस्वाल, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , मेहकर हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्याच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १०९ . 

आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मं . नं . जैस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , मेहकर हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , मेहकर म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


क्रमांक २४१ - २०१७ . 

श्री . पी . एस . कुळकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग ,चिखली, यांना दि . १३ - १२ - १७ ते १६- १२ -१७ 
पावेतो ०४( चार) दिवसांची अर्जित रजा दि . १२- १२ - १७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दि . १८ - १२-१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . ए. ए. खंडाळे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . 
वर्ग , चिखली यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


__ श्री . मं . नं . जैस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील 
नियम ७० ( ३) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ३८ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या 
०२ ( दोन ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०४( चार ) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


___ श्री . पी . एस . कुळकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, चिखली हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एस . कुळकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , चिखली हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग ,चिखली म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


दिनांक ६ डिसेंबर २०१७. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १०८ . 


आदेश 


क्रमांक २४२ - २०१७. 


श्री . पी . एस . कुळकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , चिखली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९८१ मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल तसेच त्यांचे रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण १९२ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकांत घेण्यात यावी . 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१७. 


श्री . र . ना . हिवसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, बुलडाणा यांना दि . ११ - १२ -१७ ते १४ -१२- १७ पावेतो ०४ ( चार )दिवस 
अर्जित रजा व दि . ०८ - १२- १७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दि . १५ - १२- १७ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११० . 


आदेश 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार श्री . 
आर . एस . तिवारी , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
बुलडाणा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . र . ना . हिवसे , तदर्थ, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . र . ना . हिवसे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - १ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


क्रमांक २३३ - २०१७. 

श्री . एम . जी . चव्हाण, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, खामगांव यांना 
दि . ०४- १२- १७ ते ०८- १२- १७ पावेतो ०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा 
आणि दि . ०३ - १२- १७ ते दि . १० - १२- १७ पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक पदभार 
श्री . आर . एम . जाधव , तदर्थ जिल्ह न्यायाधीश- २, खामगांव आणि प्रशासकीय 
पदभार श्री . आ . गं . म्हस्के , सह दि . न्या ., क . स्तर , खामगांव यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम . जी . चव्हाण , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , खामगांव हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


श्री . र. ना . हिवसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ 
मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे अर्जित रजेच्या खाती एकूण २६३ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली 
०४( चार) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . जी . चव्हाण , दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , खामगांव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिले 
असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


श्री . एम . जी . चव्हाण , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, खामगांव यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७१ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ ( पाच) दिवसांची अर्जित रजा 
खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . आर . एस . तिवारी , जि . न्या .- २ , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम 
सांभाळून पाहिला . 

श्री . प्र . ल . गजभिये , जिल्हा न्यायाधीश-१ , बुलडाणा हे रजेवरून परत 
आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


दिनांक ९ डिसेंबर २०१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १११. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . ल . गजभिये , जिल्हा न्यायाधीश-१ , 
बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- १, बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . प्र . ल . गजभिये, जिल्हा न्यायाधीश-१ , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ४०० दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक 
आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या १० दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या 
दुप्पट म्हणजे एकूण २० ( वीस ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


क्रमांक २४४ - २०१७ . 


श्री . स . रं . निकम , दिवाणी न्यायधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , संग्रामपूर , यांना दि . २१ - १२ - १७ ते २२ - १२- १७ पावेतो ०२ ( दोन ) । 
दिवसांची अर्जित रजा आणि दि . २६- १२- १७ चे कार्यालयीन वेळेपर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


ज्या 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११३. 


आदेश 


क्रमांक २४७ - २०१७. 


___ उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . अ . ज . फटाले , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , जळगांव जामोद यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . स. रं . निकम , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , संग्रामपूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांचे पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . स . रं . निकम , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, संग्रामपूर हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, संग्रामपूर म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


श्री . आर . एस . तिवारी , जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, बुलडाणा यांना दि . २६- १२- १७ ते ३० - १२- १७ पावेतो ०५ ( पाच ) 
दिवसांची अर्जित रजा आणि दि . २२ -१२- १७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दि . १-०१- १८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 
__ उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . प्र. ल . गजभिये, जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . स . रं . निकम , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , संग्रामपूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील 
नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच 
त्यांचे रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७६ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


दिनांक १६ डिसेंबर २०१७. 


श्री . आर . एस . तिवारी , जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एस . तिवारी , जिल्हा न्यायाधीश- २ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश-२ , तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . आर . एस. तिवारी , जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ 
मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . तसेच 
त्यांचे रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १९ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ ( पाच ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११२ . 


आदेश 


क्रमांक २४६ - २०१७. 


श्री . प्र . ल . गजभिये , जिल्हा न्यायाधीश- १ , बुलडाणा यांना 
दिनांक ०८ - १२- १७ ते १७- १२ - २०१७ पर्यंतची एकूण १० दिवसांची वैद्यकीय 
( परिवर्तीत रजा) , दि . ०७- १२ - १७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


१७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११४ . 


आदेश 


क्रमांक २४९ - २०१७. 


श्री . आर. एम . राठोड , दिवाणी न्यायधीश , व . स्तर बुलडाणा, हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर बुलडाणा , म्हणून स्थानापन्न 
राहिले असते . 


श्री . आर. एम . राठोड , दिवाणी न्यायधीश , व. स्तर बुलडाणा , यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १७५ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी . 


बुलडाणा : 


दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ . 


श्री . आ . गं. म्हस्के , सह दिवाणी न्यायधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग, खामगांव , यांना दिनांक २१ -१२- १७ ते २७-१२ -१७ पावेतो ०७ ( सात ) 
दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक २० - १२ - १७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
२८- १२- १७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
दिनांक २० - १२- १७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४- १२ - १७ पावेतो 
श्री एस . डी . भोसले , चतुर्थ सह दिवाणी न्यायधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, खामगांव आणि दिनांक २५ - १२- १७ ते 
दिनांक २८ - १२- १७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो श्रीमती व . वि . सावरकर , 
द्वितीय सह दिवाणी न्यायधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , 
खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 
श्री . आ . गं. म्हस्के , सह दिवाणी न्यायधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 

दिवाणी न्यायधीश क स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , खामगांव , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . गं . म्हस्के , सह दिवाणी न्यायधीश, 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, खामगांव , हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायधीश, क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, खामगांव , म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . आ . गं. म्हस्के , सह दिवाणी न्यायधीश , क. स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग, खामगांव , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील 
नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . तसेच 
त्यांचे रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ११९ दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०७ ( सात ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्चीटाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

बुलडाणा. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ११६ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २ - २७० - २०१७ . 


__ श्री . एस . पी . वानखडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक १७ - ११- २०१७ रोजी एकूण ३३ दिवसांची अर्जीत रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १८ -११- २०१७ ते दिनांक २४- ११ -२०१७ 
अशी एकूण सात (०७) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८ - ११- २०१७ 
पासून ते दिनांक २७- ११- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


दिनांक २० डिसेंबर २०१७ . 


रुजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . वानखडे, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर), वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११५. 


आदेश 


क्रमांक २५१ - २०१७. – 


___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . एम . एस . पौळ , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) , वाशिम यांनी वरील रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


श्री . आर . एम . राठोड , दिवाणी न्यायधीश , व . स्तर बुलडाणा, यांना 
दिनांक २१ -१२ - १७ ते २२- १२ -१७ पावेतो ०२ ( दोन) दिवसांची अर्जित रजा 
आणि दिनांक २६-१२-१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार दिनांक २१-१२- १७ व २२- १२-२०१७ रोजीचा श्री . एन . 
आर. तळेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा आणि दिनांक २३ - १२- १७ 
व २५- १२- २०१७ पावेतो श्री . प्र . ल . गजभिये, जि . न्या .- १ बुलडाणा यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११७ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २ - २७१ - २०१७. 


श्रीमती के . बी . गिते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक १९-११- २०१७ रोजी एकूण ३० दिवसांची अर्जीत रजा 


अ- एक - ५ ( १५७४) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५- ११, शके १९३९ 


१२- २०१७ अशी एकूण तीन ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २० - ११- २०१७ ते दिनांक २४ - ११- २०१७ 
अशी एकूण पाच (०५ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २० - ११- २०१७ 
पासून ते दिनांक २७- ११ - २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रुजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याय पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती के . बी . गिते , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या 
तर ते त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी दिलेल्या आदेशानुसार, श्री . एस . पी . बुंदे, 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


रुजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . क . क . गौर , जिल्हा न्यायाधिश- १ , 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी दिलेला आदेशानुसार , श्री . एस . बी . पराते , 
जिल्हा न्यायाधिश-२, तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वाशिम यांनी वरील 
रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


दिनांक ८ डिसेंबर २०१७. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२० . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११८ . 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्र .ब - २ -२७२ - २०१७. 


क्रमांक प्र - ब - २ - २७६- २०१७. 


श्री . आर. के . गुज्जर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम यांच्या खाती 
दिनांक २० -११-२०१७ रोजी एकूण ४० दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक 
आहे. त्यांना दिनांक २१- ११ -२०१७ ते दिनांक २४ - ११- २०१७ अशी एकूण 
चार (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २० -११- २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७- ११- २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रुजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. के . गुज्जर ,मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 


श्री . आर . के . गुज्जर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती 
दिनांक १० - १२- २०१७ रोजी एकूण ३६ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक ११- १२-२०१७ ते दिनांक १६- १२-२०१७ अशी एकूण 
सहा ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १० - १२- २०१७ रोजीचे कार्यशाळा 
आटोपल्यानंतरपासून ते दिनांक १८ - १२ - २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रुजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . के . गुज्जर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , सदर कालावधीत विशेष कार्यभार श्री . ए. ए. खान , दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) , वाशिम व नियमित कार्यभार श्री . एस . पी . वानखडे, ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ,) वाशिम हे पाहतील . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी दिलेल्या आदेशानुसार , सदर कालावधीत 
विशेष कार्यभार श्री . ए. ए. खान , दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ), वाशिम व 
नियमित कार्यभार श्री . एम . एस . पौळ , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . 
स्तर ) वाशिम यांनी पाहिला . 


दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ . 


दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१७. 


भाग १ ( अ . वि . पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . १२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११९ . 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - १ - २७८ - २०१७ . 


क्रमांक प्र - ब - १ - २७४ - २०१७ . 


श्री . क . क . गौर , जिल्हा न्यायाधिश- १ , तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०४ - १२- २०१७ रोजी एकूण २५२ दिवसांची । 
अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०५- १२- २०१७ ते दिनांक ०७ 


श्री . आर . व्ही . सपाटे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), मंगरुळपीर 
यांच्या खाती दिनांक १० - १२- २०१७ रोजी एकूण ३७ दिवसांची अर्धवेतनाची 
रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक ११-१२- २०१७ ते दिनांक १३ -१२-२०१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


१९ 


Shri M . Mohiuddin M . A ., Adhoc District Judge - 1 
and A . S . J . , Yavatmal, is hereby treated as 
cancelled . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 
Dated the 7th August 2017 . 


अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची परावर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रुजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . व्ही . सपाटे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर), मंगरुळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी दिलेला आदेशानुसार , श्री . एम . आर . पनाड , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), मंगरुळपीर यांनी वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 
वाशिम : 

अभय ज . मंत्री, 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१७. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १२३ . 
Read :- ( 1) Application of Shri M . Mohiuddin M . A ., 

Adhoc District Judge - 1 & A . S . J . 
Yavatmal, for grant of earned leave 
for 55 days w. e.f. 14- 08- 2017 to 07 - 10 
2017 and permission to prefix & suffix 
holidays falling on 12 - 08- 2017 , 13 - 08 
2017 & 08- 10 - 2017 with permission to 
leave head quarters from 11 -8 - 2017 

A. O . H. to 09 - 10 - 2017 B. O . H . 
( 2 ) Hon ble High Court letter No . A. 1202 / 

2000 , dated 31 - 7 - 2000 . 
( 3 ) Hon ble High Court letter No . PDLS / 

Property / 3909 / 83 / 2694 / 2017 . 


ORDER 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १२२ . 
BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS 

JUDGE 
Read : - ( 1 ) This office Order No . B. 2 (1 )- Admn- 369 

2017 , dated 01 - 08 - 2017 regarding 
grant of earned leave for 54 days w . e .f. 
07- 08 -2017 to 29 - 09 - 2017 and permis 
sion to prefix & suffix holidays falling 
on 06- 08 - 2017, 30 - 09 - 2017 , 01- 10 - 2017 
& 02 - 10 - 2017 with permission to 
leave head quarters from 05 - 08 - 2017 
A. O . H . to 03- 10 - 2017 B . O . H . to 
Shri M . Mohiuddin M . A ., Adhoc District 

Judge- 1 and A. S . J ., Yavatmal,, 
(2 ) Application of Shri M . Mohiuddin M . A . , 

Adhoc District Judge - 1 and A . S . J . , 
Yavatmal, for cancellation of earned 
leave for 54 days w. e.f. 07 - 08 - 2017 to 
29 - 09 - 2017. 


No . B- 2 ( 1)- ADMN- 387 - 2017. 
In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No . (2 ) & (3 ) the Hon ble Principal District 
Judge , Yavatmal is pleased to grant earned leave 
for 55 days w. e.f. 14- 08 - 2017 to 07- 10 - 2017 and 
permission to prefix & Suffix holidays falling on 
12- 08- 2017 , 13- 08- 2017 & 08- 10 - 2017 with 
permission to leave head quarters from 11 - 08 - 2017 
A . O . H . to 09 - 10 - 2017 B .O .H . subject to condition 
that he shall produce attendance certificate fo Flag 
Hoisting Ceremony of Independence Day to 
Shri M . Mohiuddin M . A ., Adhoc District Judge - 1 
& A. S . J . , Yavatmal. 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


ORDER 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept as 
under . 


No. B - 2 ( 1 )- ADMN- 383- 2017. 

In view of the application referred to above 
at Sr . No. (2 ), the earned leave for 54 days w . e. f. 
07 - 08 - 2017 to 29 - 09 - 2017 and permission to 
prefix & suffix holidays falling on 06 -08 - 2017 , 
30 - 09 - 2017 , 01 - 10 - 2017 & 02 - 10 - 2017 with per 
mission to leave head quarters from 05 - 08 -2017 
A. O . H . to 03 - 10 - 2017 B. O . H . granted to 


( 1) Specialmatters : with Shri A . T. Wankhede , 

District Judge - 1 & A . S . J ., Yavatmal. 


(2 ) Ordinary & office matters : Shri P . S . Khune, 

District Judge - 3 & A . S . J., Yavatmal. 


On return form leave , Shri M . Mohiuddin M . A . , 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५ -३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


Adhoc District Judge - 1 & A . S . J., Yavatmal, is 
re -posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 )( b ) of M . C . S . 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri M . Mohiuddin M . A ., 
would have continued to officiate as Adhoc 
District Judge - 1 & A . S . J. , Yavatmal, had he not 
proceeded on leave during the above period . 


TT 9 ( 31 . fq . g .) H . SIL. PI ., 31. 55 . 924 . 
Read :- ( 1) Application of Shri K . V . Sedani, 

District Judge - 1 and A . S . J. , Darwha, 
has applied for grant of earned leave 
for 3 days w .e .f. 22 -8 - 2017 to 24 -08 
2017 and permission to prefix & suffix 
holidays fallingon 20 -08 - 2017 , 21 -08 
2017 , 25 - 08 - 2017 to 27 -08 - 2017 with 
permission to leave head quarters from 

19 - 08 - 2017 A . O .H . to 28 - 08 - 2017 B . O .H . 
(2 ) High Court letter No . A . 1202 / 2000, 
dated 31- 7 - 2000 . 

ORDER 


Dated the 9th August 2017 . 


No. B - 2 (1 )-ADMN -417 - 2017 . — 


HTT 9 (37. fq . g.) H . 211 . PT., 31 . 55 . 928 . 
Read :- (1) Application of Shri A . T . Wankhede, 

District Judge - 1 & A . S . J ., Yavatmal for 
grant of earned leave for 3 days w . e .f. 
07 -08 -2017 to 09 -08 -2017 and permis 
sion to prefix holiday falling on 06 - 08 
2017 with permission to leave head 
quarters . 


In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. (2 ), the Hon ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 3 
days w .e .f. 22 - 8 - 2017 to 24 - 08 - 2017 and permis 
sion to prefix & suffix holidays falling on 20 -8 - 2017 , 
21-08 - 2017 , 25 - 08 - 2017 to 27 -08 - 2017 with per 
mission to leave head quarters from 19 -8 - 2017 
A . O . H . to 28 -8 - 2017 B .O . H . to Shri K . V . Sedani, 
District Judge - 1 and A . S . J ., Darwha . 


(2 ) High Court letter No . A . 1202 / 2000 , 

dated 31 - 7 - 2000 . 


ORDER 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No. B - 2 (1)- ADMN - 394 - 2017 . 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr . No. ( 2 ), the Hon ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant Ex-post facto earned 
leave for 3 days w . e.f. 07 -08 - 2017 to 09- 08 - 2017 
and permission to prefix holiday falling on 06 -08 
2017 with permission to leave head quarters to 
Shri A . T . Wankhede , District Judge - 1 & A . S . J., 
Yavatmal. 


No locum tenens is ncessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri A . K . Lahoti, District Judge - 2 and A . S . J ., 
Darwha, during the above period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens was ncessary . 


On return from leave , Shri K . V . Sedani, 
District Judge - 1 and A . S . J ., Darwha , is re -posted 
to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 )(b) of M . C .S . 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri K . V . Sedani, would 
have continued to officiate as District Judge - 1 and 
A . S . J ., Darwha, had he not proceeded on leave 
during the above period . 
Dated the 18th August 2017 . 


The charge of his Court and office waskept with 
Shri A . S . Waghmare , District Judge- 2 & A . S . J., 
Yavatmal, during the above period . 

On return from leave , Shri A . T . Wankhede , 
District Judge - 1 & A . S .J ., Yavatmal, is re -posted 
to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M .C . S . 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri A . T . Wankhede , would 
have continued to officiate as District Judge - 1 & 
A . S . J., Yavatmal, had he not proceeded on leave 
during the above period . 
Dated the 11th August 2017 . 


HTT 9 (34. f . q .) 4 . II. PI., 37. $5 . 97€ . 


Read :- ( 1) Application of Shri A . M . Amabalkar , 

Adhoc District Judge - 1 and A . S . J., 
Pusad , for grant of earned leave for 3 
days w . e.f. 22 - 08 - 2017 to 24 -08 - 2017 
and permission to prefix & suffix 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८/माघ ५-११ , शके १९३९ 


29 


holidays falling on 20 - 08 - 2017 , 21- 08 
2017 , 25 - 08 - 2017 to 27 - 08 - 2017 with 
permission to leave head quarters 
from 19 - 08 - 2017 A .O . H . to 28 -08 - 2017 
B . O . H . 


(2) Hon ble High Court letter No . A . 1202 / 
2000 , dated 31- 7 - 2000 . 

ORDER 
No . B - 2 (1) -ADMN -427 - 2017 . 


(2 ) Hon ble High Court letter No. A . 1202 / 

2000 , dated 31- 7 - 2000 . 


ORDER 


No. B -2 (1)- ADMN -425 - 2017 . 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ), the Hon ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant of earned leave for 3 
days w .e .f. 22 - 08 - 2017 to 24 -08 - 2017 and permis 
sion to prefix & suffix holidays falling on 20 -08 
2017 , 21 -08 -2017 , 25 - 08 - 2017 to 27 - 08 - 2017 with 
permission to leave head quarters from 19 - 08 - 2017 
A . O .H . to 28 - 08 - 2017 B . O . H . to Shri A . M . Ambalkar , 
Adhoc District Judge - 1 and A . S . J ., Pusad . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


In view of the High Court letter referred to above 
at Sr . No . ( 2 ) , the Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 2 
days i.e . on 28 - 08 - 2017 & 29 - 08 - 2017 with permis 
sion to leave head quarters fron 24 -08 - 2017 A . O . H . 
to 31 -08 - 2017 B . O . H . to Shri S . B . Gawande , Dis 
trict Judge- 1 and A . S . J., Pusad . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept as 
under . 


For special matters alongwith the charge of 
Court & office fo Adhoc District Judge & A . S . J ., 
Pusad from 24 -08 - 2017 A . O . H . to 28 -08 -2017 B .O . H . 
with Shri A . K . Lahoti , District Judge - 2 and A . S . J ., 
Darwha , 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri S . B . Gawande, District Judge- 1 & A . S .J ., 
Pusad , during the above period . 

On return from leave , Shri A . M . Ambalkar , 
Adhoc District Judge - 1 and A . S . J ., Pusad, is re 
posted to his former post . 


For ordinary and office matters : alongwith the 
charge of Court & office of Adhoc District Judge & 
A . S . J ., Pusad from 24 -08 - 2017 A . O . H . to 28 - 08 - 2017 
B .O . H . with Shri N . U . Parma, Civil Judge (Sr. Dn.), 
Pusad , 


For Special matter & ordinary , office matters : 
from 28 -08 - 2017 to 31 - 08 - 2017 B . O . H . with Shri 
A . M . Ambalkar, Adhoc District Judge - 1 & A . S . J ., 
Pusad . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 )(b ) of M . C . S . 
(Pay) Rules , 1981 that Shri A . M . Ambalkar ,would 
have continued to officiate as Adhoc District 
Judge - 1 and A . S . J., Pusad , had he not proceeded 
on leave during the above period . 


On return from leave , Shri S . B . Gawande , Dis 
trict Judge - 1 and A . S . J ., Pusad , is re - posted to his 
former post. 


Dated the 19th August 2017 . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 )(b ) of M . C . S . 
(Pay ) Rules, 1981 that Shri S . B . Gawande, would 
have continued to officiate as District Judge - 1 and 
A . S . J ., Pusad , had he not proceeded on leave 
during the above period . 
Dated th 23rd August, 2017 . 


HTI 9 ( 31. fq . q .) H . STI. PT., 37. $ . 920 . 


Read :- ( 1) Application of Shri S . B . Gawande , Dis 

trict Judge - 1 and A . S . J ., Pusad , has 
applied for grant of earned leave for 2 
days i.e . on 28 -08 -217 & 29 -08 - 2017 
with permission to leave head quarters 
from 24 - 08 - 2017 A . O . H . to 31- 08 - 2017 
B . O .H . 


ITT 9 ( 37. fq . 9.) H . TIT . PT., 37 . 55 . 926 . 
Read :- ( 1) Application of Shri A . M . Ambalkar, 

Adhoc District Judge - 1 and A . S . J ., 
Pusad , for grant of earned leave for 2 
days w .e .f. 28 -09 - 2017 to 29 -09- 2017 


34 - 505 -& ( 9468 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५- ११, शके १९३९ 


(2 ) Hon ble High Court letter No. A . 1202 / 

2000 , dated 31- 7 - 2000 . 


ORDER 


and permission to suffixing holidays 
falling on 30 -09 - 2017 , 01 - 10 - 2017 , 02 
10 - 2017 with permission to leave 
headuarters from 27 - 09 - 2017 A . O .H . to 

03 - 10 - 2017 B . O .H . 
(2) Hon ble High Court letter No . A . 1202 / 

2000 , dated 31- 7 - 2000 . 


No . B - 2 (1)- ADMN -510 -2017 . 


ORDER 


In view ofthe High Court letter referred to above 
at Sr. No . (2 ) the Hon ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant Ex-post facto earned 
leave for 04 days w . e.f. 08 - 10 - 2017 to 11 - 10 - 2017 
in continuation of earned leave for 55 days w .e . f. 
14 -08 - 2017 to 07 - 10 - 2017 to Shri M . Mohiuddin 
M . A . Adhoc District Judge - 1 & A . S . J ., Yavatmal. 


No . B - 2 ( 1)-ADMN - 482 - 2017 . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account. 


In view of the High Court letter referred to 
above at Sr . No. (2 ), the Principal district Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 
2 days w .e .f. 28 - 09 - 2017 to 29 -09 - 2017 and per 
mission to suffixing holidays falling on 30 -09 
2017 , 01 - 10 - 2017 , 02 - 10 - 2017 with permission 
to leave head quarters from 27 -09 - 2017 A . O . H . to 
03 - 10- 2017 B . O . H . to Shri A . M . Ambalkar , Adhoc 
District Judge - 1 and A . S . J ., Pusad , 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri P . S . Khune, District Judge - 3 & A . S . J ., 
Yavatmal, during the above period . 

On return from leave , Shri M . Mohiuddin M . A . 
Adhoc District Judge - 1 & A . S . J., Yavatmal, is re 
posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 )(b ) of M . C . S . 
(Pay) Rules , 1981 that Shri M . Mohiuddin M . A ., 
would have continued to officiate as Adhoc Dis 
trict Judge - 1 & A . S . J ., Yavatmal, had he not pro 
ceeded on leave during the above period . 
Dated the 12th October, 2017 . 


No locum tenens is necessary . 

The charge for his Court and office is kept with 
Shri S . B . Gawande , District Judge - 1 & A . S . J., 
Pusad , during the above period . 

On return from leave, Shri A . M . Ambalkar , 
Adhoc District Judge - 1 and A . S . J . , Pusad , is 
re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of M . C . S . 
(Pay) Rules , 1981 that Shri A . M . Ambalkar ,would 
have continued to officiate as Adhoc District 
Judge - 1 and A . S . J ., Pusad, had he not proceeded 
on leave during the above period . 


TT 9 ( 37. f . 9.) H . TIL . FL ., 37. $ . 930 . 
Read :- (1 ) Application of Shri S . B . Gawande, Dis 

trict Judge- 1 and A . S . J ., Pusad , has 
applied for grant of earned leave for 2 
days i.e . on 09 - 11- 2017 & 10 - 11 - 2017 
and permission to suffix holidays fall 
ing on 11 - 11 - 2017 & 12 - 11- 2017 with 
permission to leave head quarters from 
09 - 11 - 2017 A .N . to 13 -11- 2017 B . O . H . 


Dated the 27th September , 2017 . 


(2 ) Hon ble High Court letter No. A . 1202 / 

2000 , dated 31 - 7 - 2000 . 


ORDER 


HTT 9 ( 31. f . 9 .) H . STI . 7., 31 . 55 . 938 . 
Read :- ( 1) Application of Shri M . Mohiuddin M . A ., 

Adhoc District Judge - 1 & A . S . J ., 
Yavatmal, for grant of earned leave for 
04 days w .e.f. 08 - 10 - 2017 to 11 - 10 
2017 in continuation of earned leave 
for 55 days w .e. f. 14 - 08 - 2017 to 07 - 10 
2017 . 


No . B - 2 (1)-ADMN -551- 2017 . 


In view ofthe High Court letter referred to above 
at Sr. No. (2 ), the Principal District Judge , Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 2 days i. e . on 
09 - 11 -2017 & 10 - 11 - 2017 and permission to 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


23 


suffix holidays falling on 11- 11- 2017 & 12 - 11 - 2017 
with permission to leave head quarters from 
09 - 11 - 2017 A . N . to 13 - 11 - 2017 B . O . H . to 
Shri S . B . Gawande, District Judge - 1 and A . S . J., 
Pusad . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


Shri A . M . Ambalkar, Adhoc District Judge - 1 & 
A . S . J., Pusad , during the above period . 

On return from leave , Shri S . B . Gawande , 
District Judge- 1 and A . S . J., Pusad , is re -posted to 
his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2)(b ) of M . C . S . 
(Pay ) Rules, 1981 that Shri S . B . Gawande would 
have continued to officiate as District Judge - 1 and 
A . S . J ., Pusad , had he not proceeded on leave 
during the above period . 
Dated the 24th November, 2017 . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri A . M . Ambalkar, Adhoc District Judge - 1 & 
A . S . J ., Pusad , during the above period . 

On return from leave , Shri S . B . Gawande, 
District Judge - 1 and A . S . J., Pusad , is re -posted to 
his former post. 


HTT 9 (37. f . 9 .) 7 . STI . PI., 37 . $5 . 932 . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . 
( Pay) Rules , 1981 that Shri S . B . Gawande , would 
have continued to officiate as District Judge - 1 and 
A . S . J ., Pusad , had he not proceeded on leave 
during the above period . 


Read :- ( 1) Application of Shri S . B . Gawande , Dis 

trict Judge - 1 and A . S . J., Pusad , has 
applied for grant of earned leave for 6 
days w .e .f. 11- 12 - 2017 to 16 - 12 - 2017 
and permission to prefix holiday fall 
ing on 10 - 12- 2017 with permission to 
leave head quarters after Lok Adalat 
to be held on 09 - 12 - 2017 till B . O . H . of 
17 - 12 -2017 . 


Dated the 9th November, 2017 . 


HTT 9 (31 . fq . 7.) H . ST . PI., 37. 58 . 939 . 


Read :- ( 1) Application of Shri S . B . Gawande, Dis 

trict Judge - 1 and A . S . J ., Pusad , has 
applied for grant of earned leave for 2 
days w . e.f. on 27 - 11- 2017 to 28 - 11- 2017 
with permission to leave head quarters 
from 24 - 11- 2017 A . O . H . to 29 - 11 - 2017 
B . O . H . 


(2 ) Hon ble High Court letter No. A . 1202 / 
2000 , dated 31- 7 - 2000 . 

ORDER 
No . B - 2 (1)- ADMN -584 - 2017 . 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No . ( 2 ), the Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 6 
days w .e .f. 11 - 12 - 2017 to 16 - 12 - 2017 and permis 
sion to prefix holiday falling on 10 - 12 - 2017 with 
permission to leave head quarters after Lok Adalat 
to be held on 09 - 12 - 2017 till B . O . H . of 17 - 12 - 2017 
to Shri S . B .Gawande , District Judge - 1 and A . S . J ., 
Pusad . 


( 2 ) Hon ble High Court letter No. A . 1202 / 

2000 , dated 31- 7 - 2000 . 


ORDER 


No. B - 2 ( 1)-ADMN - 570 - 2017 . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account. 


In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No . (2 ), the Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 2 
days w .e .f. 27 - 11 - 2017 to 28 - 11 - 2017 with permis 
sion to leave head quarters after workshop on 
25 - 11- 2017 to 29 - 11- 2017 B .O . H . to Shri S . B . 
Gawande , District judge - 1 and A . S . J ., Pusad . 

Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept as 
under : 


For specialmatters : After Lok Adalat on 09- 12 
2017 till B . O . H . of 14 - 12 - 2017 with Shri A . K . 
Lahoti, District Judge - 2 & A . S . J., Darwha. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 


For ordinary & office matters : After Lok Adalat 
on 09 - 12 - 2017 till B . O . H . of 14 - 12 - 2017 with 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१, २०१८ / माघ ५-११ , शके १९३९ 


have continued to officiate as Adhoc District 
Judge - 1 and A . S . J ., Pusad , had he not proceeded 
on leave during the above period . 


Shri N . U . Parma, Civil Judge (Sr. Dn . ), 
Pusad . From 14 - 12 - 2017 to 17 - 12 - 2017 B . O . H . 
with Shri A . M . Ambalkar, Adhoc District Judge - 1 
& A . S . J ., Pusad . 

On return from leave , Shri S . B . Gawande , 
District Judge - 1 and A . S . J., Pusad, is re - posted to 
his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2)( b ) of M .C . S . 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri S . B . Gawande, would 
have continued to officiate as District Judge- 1 and 
A . S . J ., Pusad , had he not prceeded on leave 
during the above period . 


Yavatmal : 
Dated the 5th December 
2017 . 


S . C . MORE , 
Principal District & 
Sessions Judge , 

Yavatmal. 


ITT 9 (31. fq . 9.) . 911 . 27., 37 . $ . 933 . 
Read :- (1) Application of Shri A . M . Ambalkar , 

Adhoc District Judge - 1 and A . S . J ., 
Pusad , for grant of earned leave for 3 
days w .e .f. 11- 12 - 2017 to 13 - 12 - 2017 
with permission to leave head quarters 
from 08 - 12 - 2017 A . O . H . to 14 - 12 -2017 
B . O . H . 


HTI 9 ( 37 . fÀ . g .) 7 . STI . PI., 31 . 55 . 938 . 
BY INCHARGE PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 
Read :- ( 1) Application of Shri R . N . Joshi, District 

Judge - 1 & A . S . J ., Kelapur, for grant of 
earned leave for 2 days w .e .f. 01- 08 
2017 to 02 -08 - 2017 with permission to 
leave head quarters in continuation of 
earned leave for 4 days w . e . f. 28 -07 
2017 to 31 -07 - 2017 with permission to 
leave head quarters from 27 - 7 - 2017 

A . O . H . to 01- 08 - 2017 B . O . H . 
(2 ) Hon ble High Court letter No. A . 1202 / 
2000 , dated 31 - 7 - 2000 . 

ORDER 


(2 ) Hon ble High Court letter No . A . 1202 / 

2000 , dated 31 - 7 - 2000 . 


ORDER 


No . B - 2 ( 1) - ADMN - 376 - 2017 . 


No . B - 2 (1)-ADMN -585 - 2017 . 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No . (2 ) , the Principal District Judge, 
Yavatmal is pleased to grant of earned leave for 3 
days w . e .f. 11- 12 - 2017 to 13 - 12 - 2017 with permis 
sion to leave head quarters after Lok Adalat to 
be held on 09 - 12 - 2017 till B .O .H . of 14 - 12 - 2017 to 
Shri A . M . Ambalkar, Adhoc District Judge - 1 and 
A . S . J ., Pusad . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


In view of the High Court letter referred to 
above at Sr . No. (2 ), the Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant Ex - post facto earned 
leave for 2 days w .e.f. 01-08 - 2017 to 02 -08 - 2017 
with permission to leave head quarters in 
continuation of earned leave for 4 days w .e .f. 
28 - 07 - 2017 to 31 -07 - 2017 with permission to 
leave head quarters from 27 -07 - 2017 A . O . H . to 
01 -08 - 2017 B . O . H . already granted to him vide 
this office order No. B . 2 (1 )- Admn.- 357 - 2017 , dated 
27 -07 - 2017 to Shri R . N . Joshi, District Judge - 1 & 
A . S . J ., Kelapur. 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept as 
under : 
( 1) For Special matters with Shri A . K . Lahoti, 

District Judge - 2 & A . S .J., Darwha . 
(2) For Ordinary & office matters with Shri N . U . 

Parma, Civil Judge ( Sr . Dn .) , Pusad . 
On return from leave , Shri A . M . Ambalkar , 
Adhoc District Judge - 1 and A . S . J ., Pusad , is 
re -posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri A . M . Ambalkar, would 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office is kept as 
under : 

(1 ) For Special matters : with A . S . Waghmare, 
District Judge - 2 & A . S . J ., Yavatmal, 

(2 ) Ordinary & office matters : with Shri S . B . 
Tikhile , Adhoc District Judge - 1 & A . S . J ., 
Kelapur, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८/माघ ५-११ , शके १९३९ 


p4 


HTI 9 ( 31 . fà . 9.) H . PII. 27., 37. F . 93 & . 


On return from leave , Shri R . N . Joshi, District 
Judge - 1 and A . S . J., Kelapur, is re- posted to his 
former post. 

Certified Under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of 
M . C . S . ( Pay) Rules , 1981 that Shri R . N . Joshi , 
would have continued to officiate as District 
Judge - 1 and A . S . J., Kelapur, had he not proceeded 
on leave during the above period . 


Read :- ( 1) Application of Shri R . N . Joshi, District 

Judge- 1 and A . S . J ., Kelapur, for grant 
of Commuted leave for 1 day on 12 -09 
2017 . 


(2 ) High Court letter No . A . 1202 / 2000 , 

dated 31 - 7 - 2000 . 


Dated the 4th August, 2017 . 


ORDER 


HTI 9 ( 37. f . 9 .) H . ST . PI., 37. $5 . 934 . 


No. B - 2 (1)- ADMN-469 -2017 . 


In view of the High Court letter referred to 
above at Sr . No. 2 , the Hon ble Principal District 
Judge , Yavatmal is pleased to grant Ex -post facto 
commuted leave for 1 day on 12 -09 - 2017 to 
Shri R . N . Joshi, District Judge - 1 and A . S .J ., 
Kelapur, 

He has got 139 days L .H . P . in balance at the 
time of granting leave . However , 2 days L . H . P . be 
debited in his leave account. 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens was necessary . 


Read :- ( 1) Application of Shri K . V . Sedani, 

District Judge - 1 and A . S . J., Darwha, 
has applied for grant of earned 
leave for 3 days w . e. f. 20 -09 - 2017 to 
22 -09-2017 with permission to prefix 
& suffix holidays falling on 19 -09 -2017 , 
23-09 - 2017 & 24 - 09 - 2017 with permis 
sion to leave head quarters from 18 

09- 2017 A . O . H . to 25 - 09 - 2017 B . O . H . 
(2 ) High Court letter No. A . 1202 / 2000 , 
dated 31- 7 - 2000 . 

ORDER 
No. B - 2 (1 )-ADMN - 461- 2017 . 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No . 2 , the Hon ble Principal District Judge, 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 
3 days w . e . f. 20 - 09 - 2017 to 22 - 09 - 2017 and 
permission to prefix & suffix holidays falling on 
19 -09 - 2017 , 23 - 09 - 2017 & 24 -09 - 2017 with 
permission to leave head quarters from 18 -09 
2017 A . O . H . to 25 - 09 - 2017 B . O . H . to Shri K . V . 
Sedani, District Judge - 1 and A . S .J ., Darwha . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri. A . K . Lahoti, District Judge - 2 and A . S . J ., 
Darwha during the above periods. 

On return from leave , Shri K . V . Sedani, 
District Judge - 1 and A . S . J ., Darwha , is re - posted 
to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M .C . S . 
( Pay) Rules, 1981 that Shri K . V . Sedani, would 
have continued to officiate as District Judge - 1 and 
A . S . J ., Darwha , had he not proceeded on leave 
during the above period . 


The charge of his Court and office is kept as 
under : 

( 1 ) For Special matters : with Shri A . T . 
Wankhede , District Judge - 1 & A . S . J ., Yavatmal, 

( 2 ) For Ordinary & office matters with 
Shri S . K . Tikhile , Adhoc District Judge- 1 & A . S . J ., 
Kelapur. 


On return from leave , Shri R . N . Joshi, District 
Judge - 1 and A . S . J ., Kelapur, is re - posted to his 
former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M .C . S . 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri R . N . Joshi, would have 
continued to officiate as District Judge - 1 and 
A . S . J ., Kelapur, had he not proceeded on leave 
during the above period . 


Yavatmal : 
Dated the 18th September , 
2017 . 


(Illegible ), 

I / C Principal 
District & Sessions 

Judge, Yavatmal. 


Dated the 15th September, 2017 . 


37 - 90 -60 ( 9468 ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५- ३१ , २०१८ / माघ ५- ११, शके १९३९ 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ. क्र . १३७ . 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , यांजकडून 

आदेश 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १३९ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब- २- ४२७- २०१७. 


क्रमांक प्र .- ब- २- ४१६- २०१७. 

श्री . अ. वि . डाखोरे, दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मुर्तिजापूर यांच्या खाती दि . २६-११-२०१७ रोजी एकूण 
७६ दिवसांची रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २७-११-२०१७ ते 
दिनांक २८- ११ - २०१७ अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसांच्या परीवर्तीत 
रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


श्री . अ . चं .बिराजदार , ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यादंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती दि . ३- २१ - २०१७ 
रोजी एकूण ९२ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक 
४- १२ - २०१७ ते दि . ०६- १२- २०१७ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांच्या 
परीवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ. वि . डाखोरे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ. चं .बिराजदार , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती जे. बी . 
गोयल , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी ,मुर्तीजापूर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचेतातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहिले . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वीदिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती एम . डी . 
ननवरे, ९वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहिले . 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १४० . 

आदेश 


भाग १ ( अ .वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . १३८ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २- ४२८ - २०१७ . 


क्रमांक प्र .- ब -२ - ४२६- २०१७. 

श्रीमती आर. बी . ठाकूर , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश (व .स्तर) तथा 
अति . मुख्य न्यादंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दि . ३- १२- २०१७ 
रोजी एकूण १२२ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक ४- १२-२०१७ ते ५-१२- २०१७ अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसांच्या 
परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे . 


श्री . सुरेश प्र . पोळ , सचिव ,जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अकोला 
यांच्या खाती दि . १०- १२- २०१७ रोजी एकूण २२५ दिवसांची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ११ -१२- २०१७ ते दि . १३ - १२ 
२०१७ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांच्या अर्जित रजा व रजेच्या मागे 
दि . ०९ -१२- २०१७ च्या लोक - अदालतनंतर ते दि . १३ - १२- २०१७ च्या 
कार्यालयीन वेळेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांना संदर्भाकित आदेश क्र .( २ ) अन्वये दि . १५ 
१२- २०१७ रोजी मुंबई येथे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश या पदाकरिता 
मुलाखतीसाठी दि . १३ - १२- २०१७ चा कार्यालयीन वेळेनंतरपासून मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर. बी . ठाकूर , हया जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या । 
असत्या . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . ए. पी . कोकरे ,३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचेदिवाणी काम पाहिले . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सुरेश प्र . पोळ , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


२७ 


असा अदेश देतो की , श्री . ए . पी . कोकरे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
( व . स्तर ) व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला हे वरील रजेच्या 
काळात उपरोक्त पदाचे काम पाहतील . 


मुंबई फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . ए . पी . कोकरे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहिले . 


भाग १ ( अ. वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . १४१ . 

आदेश 


भाग १ ( अ.वि .पु .). म. शा . रा., अ. क्र . १४३ . 

__ आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २ - ४२९ - २०१७. 


क्रमांक प्र .- ब - २ - ४३२ - २०१७ . 


श्रीमती आर . बी . ठाकूर , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला यांच्या खाती दि . १० - १२ - २०१७ 
रोजी एकूण १३६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
११ - १२- २०१७ ते दि . १४- १२- २०१७ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांच्या 
अर्जित रजा व रजेच्या मागे दि . १० - १२- २०१७ रविवारी सुट्टी जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवाणगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . भूषण म . काळे, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बाळापूर यांच्या खाती दि . ४ - १२- २०१७ रोजी एकूण १०३ 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक ५- १२- २०१७ ते 
दिनांक ६- १२ - २०१७ अशी एकूण तीन ( ०२ ) दिवसांच्या परिवर्तीत 
रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर. बी . ठाकूर , हया जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . भूषण म . काळे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर त्याच पदावर राहिले असते . 


असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील सही करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . ए. पी . कोकरे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( व स्तर ) व अति . मुख न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी काम पाहतील . 


___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . एन . पी . 
तळणीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, बाळापूर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहिले . 


दिनांक ११ डिसेंबर २०१७. 


दिनांक : ८ डिसेंबर २०१७ . 


भाग १ ( अ .वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . १४४ . 

__ आदेश 


भाग १ ( अ.वि . पु.). म. शा. रा., अ. क्र . १४२. 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब -२ -४३३- २०१७. 


क्रमांक प्र .- ब - २- ४३१- २०१७. 


श्रीमती शुभदा अ . ठाकरे, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दि . १० - १२ 
२०१७ रोजी एकूण १२१ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक ११- १२- २०१७ ते दि . १३ - १२- २०१७ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . नि . गं . शुक्ल , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती 
दि . २६- ११ - २०१७ रोजी एकूण १७८ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक २७ - ११- २०१७ ते दि . ०१- १२- २०१७ अशी एकूण 
पाच ( ०५ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . नि . गं. शुक्ल , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर जे त्याच पदावर राहिले असते . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती शुभदा अ. ठाकरे , हया जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नस्त्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 
असत्या . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५- ३१ , २०१८ / माघ ५- ११, शके १९३९ 


___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . वाय . एल . मेश्राम , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती हुमा अ . अन्सारी ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 
असत्या . 


दिनांक १२ डिसेंबर २०१७. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . ए. पी . कोकरे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क .स्तर ) व अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचेदिवाणी काम पाहीले . 


भाग १ ( अ .वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . १४५ . 

आदेश 


दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ . 


क्रमांक प्र .- ब - २- ४४० - २०१७. 


भाग १ ( अ.वि .पु.). म. शा . रा., अ. क्र . १४७. 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २ - ४४८ - २०१७. 


कु . सुनिता आर . तिवारी, दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ), अकोला 
त्यांच्या खाती दि . २७- १२- २०१७ रोजी एकूण ४८ दिवसांची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २८ -१२- २०१७ ते दि . ३० -१२ 
२०१७ अशी एकूण तीन (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या पुढे 
दिनांक ३१ -१२- २०१७ रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक २७- १२- २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०१- ०१ - २०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


श्री . नि . गं . शुक्ल , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला त्यांच्या खाती 
दि . २५- १२- २०१७ रोजी एकूण २२२ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे. त्यांना दिनांक २६- १२- २०१७ ते दि . २८ - १२-२०१७ अशी एकूण 
तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक २३- १२ 
२०१७, दिनांक २४- १२- २०१७ व दिनांक २५ - १२- २०१७ चौथा शनिवार , 
रविवारची व खिसमस नाताळची सुट्टी जोडून दिनांक २३- १२- २०१७ 
पासून ते दिनांक २९- १२- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , कु. सुनिता आर . तिवारी, ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 
असत्या . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . नि . गं . शुक्ल , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील सही करणार 
असा आदेश देतो की , श्रीमती पी . डी . मोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व.स्तर) व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला हे वरील रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी काम पाहतील . 


मुंबई फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील सही करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . ए. पी . कोकरे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व .स्तर ) व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचेतातडीचे फौजदारी काम पाहतील . 


दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १४६ . 

आदेश 


भाग १ ( अ. वि .पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . १४८ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २ - ४४२- २०१७. 


क्रमांक प्र .- ब- २- ४४९ - २०१७. 


श्रीमती हुमा अ . अन्सारी , २रे सह -दिवाणी न्यायाधीश ( व .स्तर ) तथा 
अति. मु . न्या . दं ., अकोला त्यांच्या खाती दि . १२- १२- २०१७ रोजी 
एकूण १४६ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १३ 
१२ - २०१७ ते दि . १४ -१२- २०१७ अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसांच्या 
परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे 


श्रीमती शुभदा अ . ठाकरे , ५वे सह-दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला त्यांच्या खाती दि . २५- १२ 
२०१७ रोजी एकूण ११८ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक २६- १२- २०१७ ते दि . २८ -१२-२०१७ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक २३- १२ - २०१७, दिनांक 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११, शके १९३९ 


२९ 


२४- १२ - २०१७ व दिनांक २५ - १२ - २०१७ चौथा शनिवार , रविवारची व 
खिसमस नाताळची सुट्टी जोडून दिनांक २२ - १२ - २०१७ च्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २९- १२-२०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत । 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


दिनांक २२- १२- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ 
१२-२०१७ पर्यंत व तद्नंतर दिनांक २८- १२-२०१७ ते दिनांक १-०१ 
२०१८ च्या कार्यालयील वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती पी . डी . मोरे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश (व. स्तर) व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला , वरील 
न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी काम पाहतील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती शुभदा अ . ठाकरे , ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 
असत्या . 


अकोला : 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१७. 


आर . जी . वाघमारे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , 

अकोला. 


_ भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १५० . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . एम . डी . सैंदाणे , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला हे वरील रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम 
पाहतील . 


___ BY DISTRICT JUDGE- 1 & ADDITIONAL 

SESSIONS JUDGE 


ORDER 


भाग १ ( अ .वि . पु.) . म . शा . रा ., अ . क्र . १४९ . 


No . B. 2 ( 1 )- ADMN- 374- 2017 . 

Shri S. P. Sadafale , Civil Judge ( Junior 
Division ) & J . M . F . C ., Ralegaon , is granted 
Earned leave for 2 days w .e. f. 7 - 08 - 2017 to 
8 - 08 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 5 - 08 - 2017 A. O . H . till 9 - 08 
2017 B. O . H . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब- २- ४४७ -२०१७. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


श्रीमती हुमा अन्सारी, २रे सह-दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर) व अति 
मुख्य . न्यायदंडाधिकारी, अकोला त्यांच्या खाती दि . २५- १२ - २०१७ 
रोजी एकूण १९५ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक 
२६- १२- २०१७ ते दि . ३०-१२-२०१७ अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक २३ - १२ -२०१७, दिनांक २४ - १२ 
२०१७ व दिनांक २५ - १२- २०१७ चौथा शनिवार , रविवार व खिसमस 
नाताळची सुट्टी व रजेच्या पुढे दिनांक ३१ -१२- २०१७ रविवारची सुट्टी 
जोडून दिनांक २२- १२-२०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१ -०१- २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri T . H . Shaikh, Civil Judge 
( Junior Division ) & J . M . F . C . , Kalamb , 
during the above period . 


On return from leave , Shri S . P . Sadafale , 
Civil Judge ( Junior Division ) & J . M . F . C ., 
Ralegaon , is re -posted to his former post. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती हुमा अन्सारी , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri S . P . 
Sadafale , would have continued to officiate 
as Civil Judge (Junior Division) & J . M . F . 
C . Ralegaon , had he not proceeded on leave 
during the above period . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील सही 
करणार असा आदेश देतो की , श्री . ए. पी . कोकरे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( व . स्तर) व अति . मुख्य. न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे 

अ- एक -८ (१५७४ ) 


Dated the 2nd August 2017 . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५- ११ , शके १९३९ 


HTT 9 ( 37. f . 9 ) H . ST. PT., 37 . $ . 949. 


No locum tenens is necessary . 


ORDER 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri Sheaikh Wasim Akram , 2nd Jt. 
Civil Judge ( Junior Division ) & J . M . F . C ., 
Kelapur, during the above period . 


No. B .2 ( 1)-ADMN -414 - 2017 . 

Shri T . T . Aglave , Civil Judge (Sr . Dn .) 
Darwha , is granted Earned leave for 4 days 
w .e . f. 16 -08 - 2017 to 19 -08 - 2017and permis 
sion to suffix holidays falling on 20 - 08 - 2017 
& 21 -08 - 2017 with permission to leave head 
quarters after Flag hoisting ceremony on 
15 - 08 - 2017 to 22 -08 - 2017 B . O . H . 


On return from leave , Shri R . U . Ingle , 
Jt. Civil Judge ( Junior Division ) & J . M . F . 
C ., Kelapur, is re - posted to his former post. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri R . U . 
Ingle , would have continued to officiate as 
Jt.Civil Judge ( Junior Division ) & J. M . F . 
C .Kelapur, had he not proceeded on leave 
during the above period . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri S . P . Kekan , Jt . Civil Judge 
(Sr. Dn .) Darwha , during the above period . 


HTT 9 (31. fq . 9 ) H . SIL. FL., 31. 55 . 943 . 


ORDER 


No . B . 2 ( 1 ) - ADMN -419 - 2017 . 


On return from leave, Shri T . T . Aglave , 
Civil Judge (Sr. Dn.) Darwha , is re -posted 
to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri T . T . 
Aglave , would have continued to officiate 
as Civil Judge (Sr. Dn .) Darwha , had he 
not proceeded on leave during the above 
period . 


Shri S . N . Rajurkar , Civil Judge (Sr. Dn .) 
Yavatmal, is granted Earned leave for 2 
days w . e . f. 22 - 08 - 2017 to 23 - 08 - 2017and 
permission to perfix holidays falling on 20 
08 - 2017 , 21 -08 - 2017 with permission to 
leave head quarters from 19 - 08 -2017 A . O . 
H . to 24 -08 - 2017 B . O . H . 


Dated the 17th August 2017, 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


HTT 9 ( 37. f . g ) 7 . ST . PI., 37. $5 . 947 . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri M . R . A . Shaikh , Jt. Civil Judge 
(Sr . Dn.) Yavatmal, during the above period . 


ORDER 
No. B .2 (1)-ADMN -420 -2017 . 

Shri R . U . Ingle , Jt. Civil Judge (Junior 
Division ) & J . M . F . C ., Kelapur, is granted 
Earned leave for 3 days w . e .f. 22 -08 - 2017 
to 24 - 08 - 2017and permission to prefix & 
Suffix holidays falling on 20 - 08 - 2017 , 21 
08 - 2017 , 25 - 08 - 2017 to 27 - 08 - 2017 with per 
mission to leave head quarters from 19 - 08 
2017 A . O . H . to 28 - 08 - 2017 B . O . H . 


On return from leave , Shri S . N . Rajurkar , 
Civil Judge (Sr. Dn .) Yavatmal, is re -posted 
to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . ( Pay ) Rules , 1981 that Shri S . N . 
Rajurkar , would have continued to offici 
ate as Civil Judge (Sr . Dn .) Yavatmal, had 
he not proceeded on leave during the above 
period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ / माघ ५- ११, शके १९३९ 


३१ 


THIVI 9 ( 31 . d . g ) 1 . SII. I., 3 , 5 , 738 . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri V . M . Deshmukh , 3rd Jt . Civil 
Judge ( Junior Division ) & J . M . F . C ., Pusad , 
during the above period . 


ORDER 
No . B .2 (1)-ADMN -418 - 2017 . 

Ku . R . D . Punse , Jt. Civil Judge ( Junior 
Division ) & J. M . F . C ., Yavatmal, is granted 
Earned leave for 2 days w . e . f. 18 -08 - 2017 
to 19 - 08 - 2017and permission to suffix holi 
days falling on 20 - 08 - 2017 , 21 -08 - 2017 . 


On return from leave, Shri A . V . Dhore , 
2nd Jt . Civil Judge ( Junior Division ) & J . M . 
F . C ., Pusad, is re - posted to his former post. 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri A . V . 
Dhore , would have continued to officiate as 
2nd Jt.Civil Judge ( Junior Division ) & J. M . 
F . C . Pusad , had he not proceeded on leave 
during the above period . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of her Court and Office is kept 
with Ms. C . M . Dhabale , 2nd Jt. Civil Judge 
( Junior Division ) & J . M . F . C . , Yavatmal , 
during the above period . 


HNT 9 (31. f . 9 ) H . STI. PI., 31. 55 . 94 & . 


ORDER 


On return from leave , Ku . R . D . Punse, 
Jt. Civil Judge (Junior Division ) & J. M . F . 
C ., yavatmal, is re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Ku . R . D . 
Punse , would have continued to officiate as 
Jt. Civil Judge ( Junior Division ) & J . M . F . 
C .yavatmal, had she not proceeded on leave 
during the above period . 


No. B . 2 ( 1)- ADMN -423 - 2017 . 

Shri C . N . Ondare , Jt. Civil Judge ( Jun 
ior Division ) & J. M . F . C ., Ghatanji , is 
granted earned leave for 2 days w . e . f . 
22 -08 - 2017 to 23 -08 - 2017and permission to 
perfix holidays falling on 20 -08 - 2017 , 
21 -08 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 19 - 08 -2017 A . O . H . to 24 
08 - 2017 B . O . H . 


Dated the 18th August 2017 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


ITT 9 (37. f . 9 ) . TIT . 97., 31 . 55 . 944 . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri M . M . Varma, Civil Judge ( Junior 
Division ) & J. M . F . C ., Ghatanji, during 
the above period . 


ORDER 
No . B .2( 1)- ADMN -424 - 2017. 

Shri A . V . Dhore , 2nd Jt. Civil Judge ( Jun 
ior Division ) & J . M . F . C ., Pusad , is granted 
Earned leave for 3 days w . e . f. 22 -08 - 2017 
to 24 - 08 - 2017and permission to perfix & 
Suffix holidays falling on 20 -08 -2017 , 21 
08 - 2017 , 25 -08 - 2017 to 27 -08 - 2017 with per 
mission to leave head quarters from 20 - 08 
2017 to 28 -08 - 2017 B . O . H . 


On return from leave , Shri C . N . Ondare , 
Jt. Civil Judge ( Junior Division ) & J . M . F . 
C ., Ghatanji, is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . ( Pay ) Rules , 1981 that Shri C . N . 
Ondare , would have continued to officiate 
as Jt .Civil Judge ( Junior Division ) & J . M . 
F . C . Ghatanji, had he not proceeded on 
leave during the above period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


Dated the 19th August 2017 . 


No locum tenens is necessary . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५- ११ , शके १९३९ 


HTT 9 (37 . fq . 9 ) 7 . TIT . PT., 37. $ . 946 . 


ORDER 


Bagrodiya , would have continued to offici 
ate as 3rd Jt. Civil Judge ( Junior Division ) & 
J . M . F . C ., Yavatmal, had she not proceeded 
on leave during the above period . 


No. B . 2 ( 1)-ADMN -432 - 2017 . 


HTT 9 ( 34 . fq . 7 ) H . STI. PT., 37 . 55 . 94c . 


ORDER 


Ms. G . N . Bagrodiya , 3rd Jt . Civil Judge 
( Junior Division ) & J. M . F . C ., Yavatmal, is 
granted earned leave for 2 days ie . on 28 
08 - 2017 to 29 - 08 - 2017and permission to 
perfix & suffix holidays falling on 25 -08 
2017 , 26 - 08 - 2017 , 27 - 08 - 2017 & 30 -08 - 2017 
with permission to leave head quarters from 
24 -08 - 2017 A . O . H . to 31 -08 - 2017 B . O . H . 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 


No. B .2 ( 1)- ADMN -433 - 2017 . 

Shri D . D . Suryawanshi, Jt. Civil Judge 
( Junior Division ) & J . M . F . C ., Pusad , is 
granted earned leave for 2 days w . e . f. 31 
08 - 2017 to 1 -09 - 2017and permission to 
perfix & suffix holidays falling on 30 - 08 
2017 , 2 -09- 2017 & 3 - 09 - 2017 with permis 
sion to leave head quarters from 29 -08 - 2017 
A . O . H . to 4 -09 - 2017 B . O . H . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of her Court and office is kept 
as under : 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


Se 


( 1 ) From 24 -08 - 2017 A . O . H . to 25 -08 

2017 with Shri P . D . Azade, 10th Jt . 
Civil Judge (Junior Division ) & J . M . 
F . C ., Yavatmal, 


СО 


No locum tenens is necessary . 


(2 ) On 26 - 08 - 2017 with Ms. R . D . Punse , 

Jt. Civil Judge ( Junior Division ) & J . 

M . F . C ., Yavatmal, 
( 3 ) On 27 - 08 - 2017 with Ms. N . J . Pethe , 

6th Jt. Civil Judge ( Junior Division ) & 

J. M . F . C ., Yavatmal, 
(4 ) From 28 -08 - 2017 to 29 - 08 - 2017 with 

Ms. S . S . Bajaj, 4th Jt. Civil Judge 
( Junior Division ) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri A . V . Dhore , 2nd Jt. Civil Judge 
( Junior Division ) & J. M . F . C ., Pusad , dur 
ing the above period . 

On return from leave , Shri D . D . 
Suryawanshi, Jt. Civil Judge ( Junior Divi 
sion ) & J . M . F . C . , Pusad , is re - posted to 
his former post . 


(5 ) From 30 - 08 - 2017 to 31- 08 - 2017 

B . O . H . with Ms. C . M . Dhabale , 2nd 
Jt. Civil Judge ( Junior Division ) & J . 
M . F . C ., Yavatmal, 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . ( Pay) Rules , 1981 that Shri D . D . 
Suryawanshi, would have continued to of 
ficiate as Jt.Civil Judge ( Junior Division ) & 
J . M . F . C .Pusad , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


HTT 9 ( 37. f . 9 ) H . STI. PI., 37. $ . 948 . 


On return from leave , Ms. G . N . 
Bagrodiya , 3rd Jt . Civil Judge ( Junior Divi 
sion ) & J . M . F . C ., Yavatmal, is re- posted 
to her former post. 


ORDER 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Ms. G . N . 


No . B .2( 1)- ADMN -434 - 2017. 

Shri K . U . Telgaonkar , Jt. Civil Judge 
( Junior Division ) & J . M . F . C ., Darwha , is 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


33 


granted Ex - post facto earned leave for 2 days 
w . e. f. 23 - 08 -2017 to 24 -08 - 2017 . 


& J . M . F . C . , Wani, is re - posted to his 
former post. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens was necessary . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri R . R . 
Khamatkar, would have continued to offi 
ciate as Jt. Civil Judge ( Junior Division ) & 
J . M . F . C ., Wani, had he not proceeded on 
leave during the above period . 


The charge of his Court and Office was 
kept with Shri P . B . Joshi, 2nd Jt. Civil Judge 
( Junior Division ) & J . M . F . C ., Darwha , dur 
ing the above period . 


HTT 9 (37. f . 9 ) H . TIT . 27., 31 . 5 . 989 . 


ORDER 


On return from leave , Shri K . U . 
Telgaonkar, Jt . Civil Judge ( Junior Division ) 
& J . M . F . C ., Darwha , is re - posted to his 
former post. 


No. B . 2 ( 1)- ADMN -436 - 2017 . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri K . U . 
Telgaonkar, would have continued to offici 
ate as Jt. Civil Judge (Junior Division ) & J . 
M . F . C . Darwha , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


Shri R . R . Raut , Chief Judicial Magistrate , 
Yavatmal, is granted earned leave for 02 
days w . e. f. 28 -08 - 2017 to 29 -08 - 2017and 
permission to perfix & suffix holidays fall 
ing on 25 - 08 - 2017 , 26 -08 - 2017 , 27 -08 - 2017 
& 30 -08 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 24 -08 - 2017 A . O . H . to 31 
08 - 2017 B . O . H . 


HTT 9 (37. fq . 9 ) H . ST. PI ., 37 . $6 . 9& o . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office kept 
as under : 


ORDER 
No . B . 2( 1)-ADMN -435 - 2017 . 

Shri R . R . Khamatkar, Jt . Civil Judge 
( Junior Division ) & J . M . F . C . , Wani, is 
granted earned leave for 2 days w . e . f. 
31-08 - 2017 to 1 -09 - 2017and permission to 
suffix holidays falling on 2 -09 - 2017 & 
03 -09 - 2017 with permission to leave head 
quarters after remand work on 30 -08 - 2017 
till B . O . H . of 4 -09 - 2017 . 


( 1) From 24 - 08 - 2017 A . O . H . to 28 - 08 

2017 B . O . H . with Shri C . L . 
Deshpande , 2nd Jt . Civil Judge (Sr. 

Dn .) & Add . C . J. M ., Yavatmal, 
(2 ) From 28 -08 - 2017 to 31 - 08 - 2017 B . O . 

H . with Shri M . R . A . Shaikh , Jt. Civil 
Judge (Sr . Dn .) & Add. C . J . M ., 
Yavatmal, 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri J . V . Paliwal, Civil Judge ( Junior 
Division ) & J. M . F . C ., Wani, during the 
above period . 


On return from leave , Shri R . R . Raut, 
Chief Judicial Magistrate , Yavatmal, is re 
posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
M . C . S . ( Pay ) Rules , 1981 that Shri R . R . 
Raut, would have continued to officiate as 


On return from leave , Shri R . R . 
Khamatkar , Jt. Civil Judge (Junior Division ) 

37 - - ( 9468 ). 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


Chief Judicial Magistrate, Yavatmal, had 
she not proceeded on leave during the above 
period . 


with permission to leave head quarters from 
29 -08 - 2017 A . O . H . to 4 -09 - 2017 B . O . H . 


ve 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


HTI 9 ( 37. fd . 9) H . SI . PI ., 37 . . 9 & ? . 


ORDER 
No. B .2(1)- ADMN -437-2017. 

Shri C . L . Deshpande, 2nd Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn .) Yavatmal, is granted earned leave 
for 4 days w . e .f. 29 - 08 - 2017 to 1 -09 - 2017and 
permission to suffix holidays falling on 2 
09 - 2017 & 3 -09 - 2017 with permission to 
leave head quarters from 28 -08 - 2017 A . O . 
H . to 4 -09 - 2017 B . O . H . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office 
alongwith the charge of Court & office of 
the 2nd Jt . civil Judge (Sr. Dn .), Yavatmal 
may be kept with Shri S . N . Rajurkar , Civil 
Judge (Sr. Dn .), Yavatmal during the above 
period . 

On return from leave , Shri M . R . A . 
Shaikh , Jt. Civil Judge ( Sr . Dn .) Yavatmal , 
is re-posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri M . R . A . 
Shaikh , would have continued to officiate 
as Jt. Civil Judge (Sr. Dn .) Yavatmal, had 
he not proceeded on leave during the above 
period . 

Dated the 31st August 2017 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri M . R . A . Shaikh , Jt . Civil Judge 
(Sr. Dn .) Yavatmal, during the above period . 


On return from leave , Shri C . L . 
Deshpande , 2nd Jt. Civil Judge (Sr. Dn .) 
Yavatmal, is re - posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri C . L . 
Deshpande, would have continued to offici 
ate as 2nd Jt . Civil Judge (Sr. Dn .) Yavatmal, 
had he not proceeded on leave during the 
above period . 


ITT 9 ( 31. ha . g ) 7 . YIL. FL ., 31. 55 . 9 & 8 . 

ORDER 
No. B . 2 ( 1)-ADMN -442 - 2017 . 

Shri C . N . Ondare , Jt. Civil Judge ( Jun 
ior Division ) & J . M . F . C ., Ghatanji , is 
granted earned leave for 2 days w . e . f . 
31 - 08 - 2017 to 1 -09 - 2017and permission to 
suffix holidays falling on 2 - 09 - 2017 & 
3 -09 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 30 -08 - 2017 A . O . H . to 4 -09 
2017 B . O . H . 


Dated the 29th August 2017 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


HTT 9 ( 34 . f . 7) H . PII. PI., 37. 55 . 9 & 3 . 


No locum tenens is necessary . 


ORDER 


No . B .2 (1)-ADMN -440 -2017 . 

Shri M . R . A . Shaikh , Jt. Civil Judge ( Sr . 
Dn .) Yavatmal, is granted earned leave for 
2 days w .e .f. 31- 08 - 2017 to 1 - 09 - 2017and 
permission to perfix & suffix holidays fall 
ing on 30 - 08 - 2017 , 2 -09 - 2017 & 3 -09 - 2017 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri M . M . Varma , Civil Judge ( Junior 
Division ) & J . M . F . C . , Ghatanji, during 
the above period . 

On return from leave , Shri C . N . Ondare , 
Civil Judge (Junior Division ) & J . M . F . C ., 
Ghatanji, is re -posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११, शके १९३९ 


34 


M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri C . N . 
Ondare, would have continued to officiate 
as Jt . Civil Judge ( Junior Division ) & J . M . 
F . C ., Ghatanji , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


Ex -post facto earned leave for 4 days w . e .f. 
29 - 8 - -2017 to 01 -09 - 2017 and permission 
to suffix holidays falling on 02 - 09 - 2017 
and3 -09 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 28 - 8 - 2017 A . O . H . to 4 -09 
2017 B .O . H . 

Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 


Dated the 1st September 2017 . 


No locum tenens was necessary . 


HTT 9 (31. . g) 7 . TIT. FT., 37. $5 . 984 . 

ORDER 
No. B . 2 ( 1) - ADMN - 445 - 2017 . 


Shri R . B . Hanwate , Civil Judge ( Junior 
Division ) & J. M . F . C ., Mahagaon , is granted 
Ex -post facto commuted leave for 7 days 
w . e . f. 31 -07 - 2017 to 6 -08 - 2017 with permis 
sion to leave head quarters from 30 -07 - 2017 
to 7 - 08 - 2017 B . O . H . 


The charge of her Court and Office was 
kept with Ms. M . K . Gote , 5th Joint Civil 
Judge ( Junior Division ) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, during the above period . 

On return from leave , Ms. S . S .Bajaj, 4th 
Joint Civil Judge ( Junior Division ) & J. M . 
F . C ., Yavatmal, is re - posted to her former 


post. 


He has got 16 days L . H . P . in balance at 
the time of granting leave . However, 14 
days L . H . P . be debited in his leave account. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Ms. S . S .Bajaj, 
would have continued to officiate as 4th 
Joint Civil Judge (Junior Division ) & J . M . 
F . C ., Yavatmal, had she not proceeded on 
leave during the above period . 
Dated the 6th September 2017 . 


No locum tenens was necessary . 


The charge of his Court and Office was 
kept with Shri S . B . Tiwari, Civil Judge ( Jun 
ior Division ) & J . M . F . C ., Mahagaon , dur 
ing the above period . 


On return from leave, Shri R . B . Hanwate , 
Civil Judge (Junior Division ) & J. M . F . C ., 
Mahagaon is re -posted to his former post . 


ITT 9 (31. h . g ) H . TIL . 7., 37 . 5 . 9 & 0 . 

ORDER 
No. B .2 ( 1)-ADMN -462 - 2017 . 

Shri C . N . Ondare , Joint Civil Judge 
( Junior Division ) & J. M . F . C ., Ghatanji, is 
granted earned leave for 2 days w . e . f. 
21-09 - 2017 to 22 -09 - 2017 and permission 
to suffix holidays falling on 23 -09 - 2017 & 
24 -09 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 20 -09 - 2017 A . O . H . to 25 -09 
2017 B . O . H . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
M . C . S . ( Pay ) Rules , 1981 that Shri R . B . 
Hanwate , would have continued to offici 
ate as Civil Judge (Junior Division ) & J . M . 
F . C ., Mahagaon had he not proceeded on 
leave during the above period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


HTT 9 (31 . fa . g ) H . TIT . FT., 37. $h . 9 & & . 

ORDER 


No locum tenens is necessary . 


No . B .2 ( 1 )- ADMN -446 - 2017 . 

Ms. S. S .Bajaj, 4th Jt . Civil Judge (Junior 
Division ) & J . M . F . C ., Yavatmal , is granted 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri M . M .Varma , Civil Judge ( Junior 
Division ) & J. M . F . C ., Ghatanji , during 
the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१, २०१८ / माघ ५-११ , शके १९३९ 


men 


earned leave for 2 days w . e . f. 15 -09 - - 2017 
to 16 -09 - 2017 and permission to suffix holi 
day falling on 1 
to leave head quarters from 15 -09 - 2017 
to 17 - 09 - 2017 . 


On return from leave , Shri C . N . Ondare , 
Joint Civil Judge ( Junior Division ) & J . M . 
F . C ., Ghatanji , is re - posted to his former 
post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri C . N . 
Ondare , would have continued to officiate 
as Joint Civil Judge ( Junior Division ) & 
J . M . F . C ., Ghatanji, had he not proceeded 
on leave during the above period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


HTT 9 ( 37. fà . ) . RI . FL., 31 . 55 . 9 & C . 

ORDER 
No. B . 2 ( 1)- ADMN - 463 - 2017 . 

Shri R . R . Raut, Chief Judicial Magistrate , 
Yavatmal, is granted earned leave for 3 
days w . e . f. 20 -09 - 2017 to 22 -09 -2017 and 
permission to suffix holidays falling on 
23 -09 - 2017 and 24 -09 - 2017 with permission 
to leave head quarters from 19 -09 - 2017 
A . O . H . to 25 -09 - 2017 B . O . H . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri P . B . Joshi, 2nd Joint Civil Judge 
( Junior Division ) & J . M . D . C .,Darwha , dur 
ing the above period . 

On return from leave , Shri K . U . 
Telgaonkar, Joint Civil Judge ( Junior Divi 
sion ) & J . M . F . C ., Darwha is re - posted to 
his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) 
of M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri 
K . U . Telgaonkar, would have continued 
to officiate as Joint Civil Judge (Junior 
Division ) & J . M . F . C ., Darwha , had he not 
proceeded on leave during the above period . 
Dated the 18th September 2017 . 


HTT 9 ( 37. fq . 9 ) H . STI. PI., 37. sh . 900 . 


ORDER 


No. B . 2 ( 1 ) -ADMN -475 - 2017 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept 
with Shri M . R . A . Shaikh , Joint Civil Judge 
(Senior Division ) & Addl. C . J . M ., Yavatmal . 

On return from leave , Shri R . R . Raut , 
Chief Judicial Magistrate , Yavatmal, is re 
posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri R . R . 
Raut, would have continued to officiate as 
Chief Judicial Magistrate , Yavatmal, had he 
not proceeded on leave during the above 
period . 
Dated the 16th September 2017 . 


Shri R . B . Hanwate , Civil Judge (Junior 
Division ) & J . M . F . C ., Mahagaon , is granted 
earned leave for 2 days w .e . f. on 21 -09 - 2017 
to 22 -09 - 2017 and permission to suffix holi 
days falling on 23 -09 - 2017 and 24 -09 - 2017 
with permission to leave head quarters 
from 21 -09 - 2017 to 25 -09 - 2017 B . O . H . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept 
with Shri S . B . Tiwari, Joint Civil Judge 
(Junior Division ) & J. M . F . C ., Mahagaon , 
during the above period . 


- - - - - - - - - - - - 


ITT 9 (37 . fà . ) 7 . TIT . PL., 37. 55 . 9& S . 

ORDER 
No. B . 2 ( 1 )- ADMN - 464 - 2017 . 

Shri K . U . Telgaonkar , Joint Judge ( Jun 
ior Division ) & J . M . F . C ., Darwha , is granted 


On return from leave , Shri R . B . Hanwate , 
Civil Judge ( Junior Division ) & J. M . F . C . , 
Mahagaon is re-posted to his former post . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


36 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
M . C . S . ( Pay ) Rules , 1981 that Shri R . B . 
Hanwate , would have continued to offici 
ate as Civil Judge (Junior Division ) & J . M . 
F . C ., Mahagaon had he not proceeded on 
leave during the above period . 
Dated the 25th September 2017 . 


Ex - post facto earned leave for 2 days w . e . f. 
03 - 10 - 2017 to 04 - 10 - 2017 with permission 
to leave head quarters from 01- 10 - 2017 to 
04 - 10 - 2017 


HTT 9 ( 31 . . 9 ) H . TIT. FI., 37 . $ . 909. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office was 
kept as under : 

( 1) From 01 - 10 - 2017 to 02 - 10 - 2017 with 
Shri S . P .Kekan , Joint Civil Judge (Senior 
Division ), Darwha , 

( 2 ) From 03 - 10 - 2017 to 04 - 10 - 2017 with 
Shri P . B . Joshi, 2nd Joint Civil Judge ( Jun 
ior Division ) & J. M . F . C ., Darwha . 


ORDER 
No . B .2 (1 )- ADMN -480 - 2017 . 

Shri C . H . Kulkarni, Civil Judge ( Junior 
Division ) & J . M . F . C . , Arni, is granted 
earned leave for 2 days w . e. f. 28 -09 - 2017 
to 29 -09 - 2017 and permission to suffix holi 
days falling on 30 -09 - 2017 , 01 - 10 - 2017 
& 02 - 10 - 2017 with permission to leave 
head quarters from 27 -09 - 2017 A . O . H . to 
03 - 10 - 2017 B . O . H . 


On return from leave, Shri K . U . 
Telgaonkar, Joint Judge ( Junior Division ) 
& J . M . F . C ., Darwha , is re -posted to his 
former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri 
K . U .Telgaonkar, would have continued to 
officiate as Joint Civil Judge ( Junior Divi 
sion ) & J . M . F . C . , Darwha had he not 
proceeded on leave during the above period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri Al Amoodi A . K ., Joint Civil Judge 
( Junior Division ) & J . M . F . C ., Arni, during 
the above period . 


- - - - - - - 


HTT 9 ( 31. fq . 9 ) H . STI . PI., 37 . $ . 903 . 


ORDER 


On return from leave , Shri C . H .Kulkarni, 
Civil Judge (Junior Division ) & J . M . F . C ., 
Arni is re - posted to his former post . 


No . B . 2 ( 1) - ADMN - 496 - 2017 . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . ( Pay ) Rules , 1981 that Shri 
C . H . Kulkarni, would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Junior Division ) & 
J . M . F . C ., Arni had he not proceeded on 
leave during the above period . 
Dated the 27th September 2017 . 


Shri P . B . Joshi, 2nd Joint Civil Judge 
( Junior Division ) & J . M . F . C ., Darwha, is 
grantd earned leave for 2 day w .e . f. 06 - 10 
2017 to 07 - 10 - 2017 with permission to leave 
head quarters from 05 - 10 - 2017 A . O . H . to 
07 - 10 - 2017 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


HTT 9 (37. fq . 9 ) H . STI . ., 37. $ . 902 . 

ORDER 
No . B .2 ( 1 )- ADMN -494 - 2017 . 

Shri K . U . Telgaonkar , Joint Judge ( Jun 
ior Division ) & J . M . F . C ., Darwha , is granted 
37-905 - 90 (9468 ). 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri K . T .Adhayake, 3rd Joint Civil 
Judge ( Junior Division ) & J . M . F . C ., 
Darwha, during the above period. 

On return from leave , Shri P . B . Joshi, 
2nd Joint Civil Judge ( Junior Division ) & 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५- ११ , शके १९३९ 


earned leave for 3 days w . e . f. 4 - 10 - 2017 to 
6 - 10 - 2017 with permission to leave head 
quarters . 


J . M . F . C . , Darwha is re - posted to his 
former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri P . B . Joshi, 
would have continued to officiate as 2nd 
Joint Civil Judge ( Junior Division ) & J. M . 
F . C . , Darwha had he not proceeded on 
leave during the above period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 


HTT 9 ( 37 . . 9 ) H . STI. PI ., 37. $ . 908 . 


ORDER 


No. B . 2 ( 1)-ADMN -495 - 2017 . 

Shri R . B . Hanwate , Civil Judge (Junior 
Division ) & J . M . F . C ., Mahagaon , is granted 
earned leave for 4 days w . e .f. 4 - 10 - 2017 to 
7 - 10 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 3 - 10 - 2017A . O . H to 9 - 10 - 2017 
B . O . H . 


The charge of his Court and office was 
kept as under : 
(1 ) For special matters with Shri S . K . 

Tikhile , Adhoc District Judge- 1 & 

A . S . J . , Kelapur , 
( 2 ) For ordinary & office matters from 

4 - 10 - 2017 to 5 - 10 - 2017 with Shri 
R . U . Ingley , Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) 

& J. M .F .C ., Kelapur, 
(3 ) On 6 - 10 - 2017 with Shri Sheaikh 

Wasin Akram , 2nd Jt. Civil Judge 
( Junior Division ) & J. M . F . C ., 

Kelapur . 
On return from leave , Shri Y . K . 
Rahangadale , Civil Judge (Sr. Dn . ), 
Kelapur, is re - posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri Y . K . 
Rahangadale , would have continued to 
officiate as Civil Judge (Sr . Dn .), Kelapur, 
had he not proceeded on leave during the 
above period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri S . B . Tiwari, Jt. Civil Judge ( Jun 
ior Division ) & J . M . F . C . , Mahagaon , dur 
ing the above period . 

On return from leave , Shri R . B . Hanwate , 
Civil Judge ( Junior Division ) & J . M . F . C ., 
Mahagaon is re -posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri R . B . 
Hanwate , would have continued to offici 
ate as Civil Judge ( Junior Division ) & J . M . 
F . C . , Mahagaon had he not proceeded on 
leave during the above period . 
Dated the 7th October 2017 . 


Dated the 10th October 2017 . 


HTT 9 (37. f . 7 ) H . ST . PI., 31. $ . 90€ . 


ORDER 


No . B . 2 ( 1) -ADMN - 509 - 2017 . 


HTT 9 ( 34 . f . ) H . PII. PI., 37. $ . 904 . 


Shri M . R . A . Shaikh , Jt. Civil Judge (Sr . 
Dn .) , Yavatmal, is granted earned leave 
for 5 days w . e. f. 23 - 10 - 2017 to 27 - 10 - 2017 
with permisssion to leave head quarters 
from 23 - 10 - 2017 to 30 - 10 - 2017 B . O .H . 


ORDER 
No . B .2( 1)-ADMN -503 - 2017 . 

Shri Y . K . Rahangadale , Civil Judge (Sr . 
Dn .) , Kelapur , is granted Ex - post facto 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


No locum tenens is necessary . 


HT | 1 ( 31 . C. 4) H . II . I., 3 , 6 , 99% . 


ORDER 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri C . L . Deshpande , 2nd Jt. Civil 
Judge (Senior Division ), Yavatmal, during 
the above period . 

On return from leave, Shri M . R . A . 
Shaikh , Jt . Civil Judge (Sr. Dn .), Yavatmal, 
is re -posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri M . R . A . 
Shaikh , would have continued to officiate 
as Jt . Civil Judge ( Sr . Dn .), Yavatmal, had 
he not proceeded on leave during the above 
period . 
Dated the 12th October 2017 . 


No. B . 2 ( 1 )-ADMN -521- 2017 . 

Shri R . R . Khamatkar , Jt . Civil Judge 
(Junior Division ) & J . M . F . C . , Wani, is 
granted earned leave for 3 days w . e . f. 
25 - 10 - 2017 to 27 - 10 - 2017and permission to 
suffix holidays falling on 28 - 10 - 2017 & 
29 -09 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 24 - 10 - 2017 A . O . H . to 30 - 10 
2017 B . O . H . 


ze 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri J . V . Paliwal, Civil Judge ( Junior 
Division ) & J. M . F . C ., Wani, during the 
above period . 


HTT 9 ( 37. f . 9 ) H . PII . PI., 37 . $ . 900 . 


ORDER 


No . B . 2 ( 1 )- ADMN -512 - 2017 . 


On return from leave , Shri R . R . 
Khamatkar, Jt . Civil Judge (Junior Division ) 
& J . M . F . C ., Wani, is re -posted to his 
former post . 


Shri A . V . Dhore , 2nd Jt. Civil Judge (Jun 
ior Division ) & J. M . F . C ., Pusad , is granted 
earned leave for 3 days w . e . f. 23 - 10 - 2017 
to 25 - 10 - 2017and permission to leave head 
quarters from 22- 10 - 2017 A . O .H . to 26 - 10 
2017 B . O . H . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri R . R . 
Khamatkar, would have continued to offi 
ciate as Jt . Civil Judge (Junior Division ) & 
J . M . F . C ., Wani, had he not proceeded on 
leave during the above period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


HTT 9 ( 37 . . 9 ) H . 211 . 27., 37 . 59 .908 . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept 
with Shri V . M . Deshmukh , 3rd Jt . Civil 
Judge ( Junior Division ) & J . M . F . C ., Pusad , 
during the above period . 


On return from leave , Shri A . V . Dhore , 
2nd Jt. Civil Judge (Junior Division ) & J . M . 
F . C ., Pusad , is re -posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri A . V . 
Dhore , would have continued to officiate as 
2nd Jt.Civil Judge ( Junior Division ) & J. M . 
F . C ., Pusad , had he not proceeded on leave 
during the above period . 


ORDER 
No . B .2 ( 1)-ADMN - 520 - 2017 . 

Shri C . H . Kulkarni, Civil Judge (Junior 
Division ) & J . M . F . C . , Arni, is granted 
earned leave for 4 days w .e .f. 24 - 10 - 2017 
to 27 - 10 -2017 and permission to suffix holi 
days falling on 28 - 10 - 2017 , 29 - 10 - 2017 
with permission to leave head quarters 
from 23 - 10 - 2017 A . O . H . to 30 - 10 - 2017 
B . O . H . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


Dated the 13th October 2017 . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५- ३१ , २०१८ / माघ ५- ११ , शके १९३९ 


HTT 9 ( 37. f . 9 ) H . FIL. ., 37. $ . 969. 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept 
with Shri Al Amoodi A . K ., Joint Civil Judge 
( Junior Division ) & J . M . F . C ., Arni, during 
the above period . 

On return from leave , Shri C . H .Kulkarni, 
Civil Judge ( Junior Division ) & J. M . F . C . , 
Arni is re -posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri 
C . H .Kulkarni, would have continued to 
officiate as Civil Judge (Junior Division ) & 
J . M . F . C ., Arni had he not proceeded on 
leave during the above period . 


Read : - ( 1 ) This office order No . B . 2 ( 1 ) / 

Admn / 509 / 2017 , dt. 12 - 10 - 2017 
regarding grant of earned leave 
for 5 days w . e. f. 23 - 10 - 2017 to 
27 - 10 - 2017 with permission to 

leave head quarters . 
(2 ) Application of Shri M . R . A 

Shaikh , Joint Civil Judge (Sr. 
Dn .), Yavatmal, for cancellation 
of earned leave for 3 days w .e . f. 
25 - 10 - 2017 to 27 - 10 - 2017 

ORDER 
No . B .2( 1)- ADMN -527 - 2017. 

In view of the District Court order referred 
to above at Sr. No. 1 , the earned leave for 3 
days w . e. f. 25 - 10 - 2017 to 27 - 10 - 2017 al 
ready granted to Shri M . R . A . Shaikh , Joint 
Civil Judge (Sr . Dn .), Yavatmal, is hereby 
treated as cancelled . 


Dated the 25th October 2017 . 


HTT 9 ( 37. fq . 9 ) H . STI . PI., 37. 55 . 900 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


ORDER 
No . B . 2( 1)- ADMN -522 - 2017 . 

Shri C . N . Ondare , Joint Civil Judge 
( Junior Division ) & J . M . F . C ., Ghatanji , is 
granted earned leave for 1 day on 27 - 10 
2017 with permission to leave head quar 
ters from 26 - 10 - 2017 A . O . H . to 30 - 10 - 2017 
B . O . H . 


Dated the 26th October 2017 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


HTT 9 (31. f . 7 ) H . ST . PI ., 37. $5 . 962 . 

ORDER 
No. B .2 ( 1)-ADMN -528 - 2017 . 

Shri S . N . Rajurkar , Civil Judge (Sr. Dn .), 
Yavatmal, is granted Earned leave for 3 
days w . e. f. 30 - 10 - 2017 to 01- 11 - 2017 with 
permission to leave head quarters from 
27 - 10 - 2017 A . O . H . to 2 - 11- 2017 B . O . H . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri M . M . Varma, Civil Judge ( Jun 
ior Division ) & J . M . F . C ., Ghatanji, during 
the above period . 

On return from leave , Shri C . N . Ondare , 
Joint Civil Judge ( Junior Division ) & J . M . 
F . C . , Ghatanji, is re - posted to his former 
post. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri C . N . 
Ondare , would have continued to officiate 
as Joint Civil Judge ( Junior Division ) & 
J . M . F . C ., Ghatanji, had he not proceeded 
on leave during the above period . 


The charge of his Court and Office 
alongwith charge of office of the secretary 
District Legal Services Authority , Yavatmal 
is kept with Shri M . R . A . Shaikh , Jt. Civil 
Judge ( Sr . Dn .), Yavatmal , during the above 
period . 


On return from leave , Shri S . N . Rajurkar , 
Civil Judge (Sr. Dn .) , Yavatmal, is re - posted 
to his former post. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


89 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri S . N . 
Rajurkar, would have continued to offici 
ate as Civil Judge (Sr . Dn .), Yavatmal, had 
he not proceeded on leave during the above 
period . 


earned leave for 4 days w . e .f. 31- 10 - 2017 
to 3 - 11 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 30 - 10 - 2017 A . O . H . to 4 - 11 
2017 B . O . H . 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 


HTI 9 ( 37. fÀ . 9 ) 7 . 91 . PT., 37. 56 . 963 . 


ORDER 


The charge of her Court and Office is kept 
with Shri K . T . Adhayake , 3rd Jt . Civil Judge 
(Sr. Dn .) & J . M . F . C ., Darwha , during the 
above period . 


No . B .2 (1 )- ADMN -529 - 2017 . 


Shri S . G . Chimankar , Civil Judge (Jr . 
Dn .) & J .M . F . C ., Babhulgaon , is granted 
Earned leave for 2 days w . e . f. 30 - 10 - 2017 
to 31- 10 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 27 - 10 - 2017 A . O . H . to 1 - 11 
2017 B . O . H . 


On return from leave , Ms. R . M . Thaware , 
4th Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , 
Darwha , is re -posted to hir former post. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Ms. R . M . 
Thaware , would have continued to officiate 
as 4th Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & J . M . F . C ., 
Darwha , had she not proceeded on leave 
during the above period . 


No locum tenens was necessary . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Ms. S . S . Bajaj, 4th Joint Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal , during the 
above period . 


HTT 9 (31. f . 9 ) H . STI . PI., 37. $5 . 964 . 


ORDER 


an 


In 


No. B . 2 ( 1) -ADMN -532 - 2017 . 


On return from leave , Shri S . G . 
Chimankar , Civil Judge ( Jr . Dn . ) & 
J. M .F .C ., Babhulgaon , is re -posted to his 
former post. 


Ms. R . M . Thaware , 4th Jt. Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Darwha , is granted 
earned leave for 5 days w . e . f. 6 - 11 - 2017 to 
10 - 11 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 4 - 11- 2017 A . O . H . to 13 - 11 
2017 B . O . H . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules, 1981 that Shri S . G . 
Chimankar , would have continued to offici 
ate as Civil Judge (Jr . Dn .) & J . M . F . C ., 
Babhulgaon , had he not proceeded on leave 
during the above period . 
Dated the 30th October 2017 . 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 


SI 


re 


No locum tenens is necessary . 


HTT 9 ( 37. g . 9 ) H . ST . PI., 37 . 5 . 968 . 


The charge of her Court and Office is kept 
with Shri K . T . Adhayake, 3rd Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn .) & J. M . F . C ., Darwha , during the 
above period . 


ORDER 
No. B .2 (1)-ADMN- 531 - 2017. 
Ms. R . M . Thaware , 4th Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Darwha , is granted 


On return from leave , Ms . R . M . Thaware , 
4th Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , 
Darwha , is re -posted to hir former post . 


31-94 -99 (94108 ). 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५- ३१ , २०१८ /माघ ५- ११ , शके १९३९ 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules, 1981 that Ms. R . M . 
Thaware , would have continued to officiate 
as 4th Jt .Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , 
Darwha , had she not proceeded on leave 
during the above period . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri M . M . Varma, Civil Judge 
( Jr . Dn.) & J. M .F .C ., Ghatanji, during the 
above period . 


Dated the 1st November 2017 . 


On return from leave , Shri C . N . Ondare , 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn .) & J . M . F . C . , 
Ghatanji, is re - posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri C . N . 
Ondare , would have continued to 
officiate as Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & 
J . M . F . C . , Ghatanji, had he not proceeded 
on leave during the above period . 


Dated the 2nd November 2017 . 


HTT 9 ( 37. f . ) H . ST . PT., 37 . sh . 9CC . 


HTT 9 (37. fq . ) . TIT . 27., 37. 56 .9C & . 

ORDER 
No. B . 2 ( 1)-ADMN -534 - 2017 . 

Shri K . U . Telgaonkar , Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , Darwha , is granted 
earned leave for 2 days w . e . f. 6 - 11- 2017 to 
7 - 11 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 4 - 11 - 2017 A . O . H . to 8 - 11 
2017 B .O . H . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept 
with Shri P . B . Joshi, 2nd Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Darwha , during the 
above period . 

On return from leave, Shri K . U . 
Telgaonkar, Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & 
J . M . F . C ., Darwha , is re -posted to his former 
post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri K . U . 
Telgaonkar, would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge (Jr. Dn .) & 
J . M . F . C ., Darwha , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


ORDER 
No. B .2 ( 1)-ADMN -537 - 2017 . 

Shri S . N . Rajurkar, Civil Judge (Sr. Dn .), 
Yavatmal, is granted earned leave for 3 days 
w . e . f. 6 - 11 - 2017 to 8 - 11 - 2017 with 
permission to leave head quarters till 
B . O . H . 9 - 11- 2017 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri M . R . A . Shaikh , Jt. Civil Judge 
(Sr. Dn .) , Yavatmal, during the above pe 
riod . 


HTT 9 ( 37. . ) H . ST . PI., 37 . $ . 900 . 


ORDER 


No . B .2 (1 )-ADMN -535 - 2017 . 

Shri C . N . Ondare , Jt . Civil Judge (Jr . 
Dn .) & J .M . F . C ., Ghatanji , is granted earned 
leave for 4 days w . e .f. 4 - 11 - 2017 to 7 - 11 
2017 with permission to leave head 
quarters from 3 - 11 - 2017 A . O . H . to 8 - 11 
2017 B . O . H . 


On return from leave , Shri S . N . Rajurkar, 
Civil Judge (Sr. Dn .), Yavatmal, is re -posted 
to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri S . N . 
Rajurkar, would have continued to 
officiate as Civil Judge (Sr . Dn .), Yavatmal, 
had he not proceeded on leave during the 
above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


83 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) 
of M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri R . R . 
Raut, would have continued to officiate as 
Chief Judicial Magistrate, Yavatmal, had he 
not proceeded on leave during the above 
period . 


Dated the 4th November 2017 . 


HTT 9 ( 31. fq . g ) 7 . 911 . 1., 31. 57 . 968 . 

ORDER 
No . B .2 (1 )- ADMN -538 - 2017 . 

Shri P . P . Thakur, 4th Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , Pusad , is granted 
earned leave for 3 days w . e . f. 2 - 11 - 2017 to 
4 - 11 - 2017 and permission to suffix holiday 
falling on 5 - 11 - 2017 with permission to 
leave head quarters from 1 - 11- 2017 A . O . H . 
to 6 - 11- 2017 B . O . H . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office with 
Shri A . H . Bajad , 6th Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Pusad . 

On return from leave , Shri P . P . Thakur, 
4th Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., 
Pusad , is re - posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri P . P . 
Thakur, would have continued to 
officiate as 4th Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & 
J . M . F . C ., Pusad , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


HTT 9 ( 31 . 9 . ) . ST. ., 37 . $ . 989 . 

ORDER 
No. B . 2 ( 1 )-ADMN - 546 - 2017 . 

Shri Al. Amoodi A . K . , Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Arni, is granted earned 
leave for 2 days w . e . f. 6 - 11 - 2017 to 7 - 11 
2017 with permission to leave head 
quarters from 5 - 11 - 2017 A . O . H . to 8 - 11 
2017 B . O . H . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


Dated the 3rd November 2017 . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri C . H . Kulkarni, Civil Judge (Jr . 
Dn .) & J .M . F . C ., Darwha, during the above 
period . 

On return from leave, Shri Al. Amoodi 
A . K ., Jt . Civil Judge (Jr . Dn .) & J . M . F . C ., 
Arni, is re - posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) 
of M . C . S . (Pay ) Rules, 1981 that Shri 
Al. Amoodi A . K ., would have continued to 
officiate as Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & 
J . M . F . C ., Arni, had he not proceeded on 
leave during the above period . 


HTT 9 ( 37. f . 9 ) H . ST . PI ., 37. $ . 990 . 


ORDER 
No. B . 2 ( 1) -ADMN - 544 - 2017 . 

Shri R . R . Raut, Chief JudicialMagistrate , 
Yavatmal , is granted earned leave for 3 
days w . e . f. 8 - 11 - 2017 to 10 - 11 - 2017 with 
permission to leave head quarters from 
7 - 11 - 2017 A . O . H . to 13 - 11 - 2017 B . O . H . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


Dated the gth November 2017 . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri M . R . A . Shaikh , Jt . Civil Judge 
(Sr. Dn .) & Addl. C . J . M ., Yavatmal. 

On return from leave, Shri R . R . Raut, 
Chief Judicial Magistrate , Yavatmal, is 
re - posted to his former post. 


HTT 9 (37. . 7) H . SIL . PI., 37 . $ . 997 . 

ORDER 
No . B . 2 ( 1 ) -ADMN - 551- 2017 . 

Shri K . U . Telgaonkar , Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Darwha , is granted 
earned leave for 2 days w . e .f. 13 - 11- 2017 
to 14 - 11 - 2017 and permission prefix holi 
days falling on 11 - 11 - 2017 & 12 - 11- 2017 
with permission to leave head quarters from 
10 - 11 - 2017 A . O . H . to 15 - 11 - 2017 B . O . H . 


88 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५- ३१ , २०१८ / माघ ५- ११ , शके १९३९ 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules, 1981 that Ku . R . D . 
Punse , would have continued to officiate as 
Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, had she not proceeded on leave 
during the above period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept 
as under : 

( 1 ) From 10 - 11 - 2017 to 12 - 11 - 2017 
B . O . H . with Shri K . T . Adhayake, 2nd Jt. 
Civil Judge (Jr . Dn .) & J. M . F . C ., Darwha , 

(2 ) From 13 - 11- 2017 A . O . H . to 15 - 11 - 2017 
with Shri P . B . Joshi, 2nd Jt. Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Darwha , 

On return from leave , Shri K . U . 
Telgaonkar , Jt . Civil Judge ( Jr . Dn. ) & 
J. M . F . C ., Darwha , is re - posted to his former 


Dated the 15th November 2017 . 


HTT 9 (37. f . ) H . STI. 71., 37. $5 . 998 . 


post . 


W 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri K . U . 
Telgaonkar , would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & 
J . M .F . C . , Darwha , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


ORDER 
No . B .2 (1 )-ADMN -556 - 2017 . 

Shri A . H . Bajad , 6th Jt. Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , Pusad , is granted 
Earned leave for 4 days w . e .f. 21- 11 - 2017 
to 24 - 11 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 20 - 11- 2017 A . O . H . till before 
workshop on 25 - 11 - 2017 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office with 
Shri A . S . Shinde , 7th Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , Pusad , during the 
above the period . 


Dated the 13th November 2017 . 


HTT 9 ( 34 . f . 9) H . STI. PT., 37 . 55 . 983 . 

ORDER 
No. B .2 (1)-ADMN -554 -2017 . 
Ku . R . D . Punse, Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal, is granted 
Earned leave for 4 days w . e .f. 15 - 11- 2017 
to 18 - 11 - 2017 and permission to 
suffix holiday falling on 19 - 11 - 2017 with 
permission to leave head quarters till 
20 - 11 - 2017 B . O . H . 


On return from leave , Shri A . H . Bajad , 
6th Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & J . M . F . C ., Pusad 
is re - posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri A . H . 
Bajad , would have continued to 
officiate as 6th Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & 
J . M . F . C ., Pusad , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


Dated the 17th November 2017 . 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and Office 
alongwith the charge of Court & Office of 
the 2nd Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., 
Yavatmal, may be kept with Ms. M . K . Gote 
5th Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , 
Yavatmal during the above period . 

On return from leave , Ku . R . D . Punse , 
Jt. Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, is re -posted to her former post. 


HTI 9 ( 34. fà . ) . 9 . PT., 37. 56 . 984 . 

ORDER 
No . B . 2 ( 1 ) - ADMN - 560 - 2017 . 

Shri S . P . Sadafale , Civil Judge (Jr. Dn .) 
& J . M . F . C . , Ralegaon is granted Earned 
leave for 5 days w .e . f. 20 - 11 -2017 to 24 - 11 
2017 with permission to leave head quar 
ters from 18 -11- 2017 A . O . H . till workshop 
on 25 - 11- 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


84 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept 
with Shri P . D . Azade, Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , Ralegaon , during the 
above the period . 

On return from leave , Shri S . P . Sadafale , 
Jt . Civil Judge ( Jr . Dn . ) & J . M . F . C . , 
Ralegaon , is re - posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri S . P . 
Sadafale , would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Jr . Dn .) & J .M . F . C ., 
Ralegaon , had he not proceeded on leave 
during the above period . 


TT 9 ( 37. f . 9 ) H . SIL. PI., 37 . $5 . 990 . 

ORDER 
No. B . 2 ( 1)-ADMN - 565 - 2017 . 
Ms. G . N . Bagrodiya , 3rd Jt. Civil Judge 
(Jr. Dn .) & J .M . F . C ., Yavatmal, is granted 
Earned leave for 11 days w . e .f. 27 - 11 - 2017 
to 07 - 12 - 2017 with permission to prefix holi 
day falling on 26 - 11 - 2017 with permission 
to leave head quarters after workshop on 
25 - 11 - 2017 to 08 - 12 - 2017 B . O . H . 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


HTT 9 ( 37. . 9 ) H . PIT . PL ., 37. 5 . 99 & . 


The charge of her Court and Office is kept 
with Ms. S . S . Bajaj, 4th Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J. M . F . C ., Yavatmal, during the 
above the period . 

On return from leave , Ms. G . N . Bagrodiya , 
3rd Jt. Civil Judge ( Jr . Dn . ) & J . M . F . C . , 
Yavatmal is re -posted to her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Ms. G . N . 
Bagrodiya , would have continued to 
officiate as 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn .) & 
J. M .F . C ., Yavatmal, had she not proceeded 
on leave during the above period . 


Dated the 21st November 2017 . 


HTT 9 (37. fq . 7) H . STI . PI ., 37. 5 . 986 . 


ORDER 
No . B . 2 ( 1) -ADMN - 561- 2017 . 

Shri D . D . Suryawanshi, Jt. Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , Pusad , is granted 
Earned leave for 5 days w . e . f. 20 - 11 - 2017 
to 24 - 11- 2017 and permission to prefix & 
suffix holidays falling on 19 - 11 -2017 , 25 
11- 2017 & 26 - 11- 2017 with permission to 
leave head quarters from 18 - 11- 2017 A . O . H . 
to 27 - 11- 2017 B . O . H . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office with 
Shri A . V . Dhore, 2nd Jt. Civil Judge 
( Jr. Dn .) & J . M . F . C . , Pusad , during the 
above the period . 

On return from leave , Shri D . D . 
Suryawanshi, Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & 
J . M . F . C ., Pusad is re - posted to his former 
post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Shri D . D . 
Suryawanshi, would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & 
J . M . F . C ., Pusad , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


ORDER 
No . B .2 (1 )- ADMN - 567- 2017 . 

Shri R . B . Hanwate , Civil Judge 
(Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Mahagaon , is granted 
Earned leave for 5 days w .e .f. 20 - 11- 2017 
to 24 -11- 2017 with permission to leave head 
quarters till B . O . H . of 27 - 11- 2017 subject 
to condition that he will attend the work 
shop of Judicial Officers scheduled to be 
held on 25 - 11 - 2017 at 9 - 00 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and Office is kept 
with Shri S . B . Tiwari , Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J. M . F . C ., Mahagaon , during the 
above the period . 


Dated the 18th November 2017 . 


31-54 -97 (9468 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१, २०१८ / माघ ५-११ , शके १९३९ 


On return from leave , Shri R . B . 
Hanwate , Civil Judge (Jr . Dn .) & J . M . F .C ., 
Mahagaon is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri R . B . 
Hanwate , would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., 
Mahagaon , had he not proceeded on leave 
during the above period . 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 

No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and Office was 
kept with Ms. M . K .Gote , 5th Jt. Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , Yavatmal, during the 
above the period . 

On return from leave , Ms. S . S . Bajaj, 4th 
Jt . Civil Judge ( Jr . Dn . ) & J . M . F . C ., 
Yavatmal, is re - posted to her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Ms. S . S . Bajaj, 
would have continued to officiate as 4th Jt. 
Civil Judge (Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal , 
had she not proceeded on leave during the 
above period . 


HTT 9 (37. fq . 5 ) . STI . PT., 37 . 56 . 988 . 


ORDER 


No . B .2 (1 )-ADMN -568 - 2017 . 
Ms. S . S . Bajaj, 4th Jt. Civil Judge ( Jr . 
Dn .) & J . M . F . C . , Yavatmal, is granted 
Ex -post-facto Earned leave for 2 days w .e . f. 
21- 11 - 2017 to 22 - 11 - 2017 . 

Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 


Dated the 28th November 2017 . 


HTT 9 ( 37. f . 9 ) H . TIT . I ., 37. sh . 209. 


No locum tenens is necessary . 


ORDER 


No . B . 2 (1) - ADMN- 575 - 2017 . 

Shri C . H . Kulkarni, Civil Judge (Jr . Dn .) 
& J . M . F . C ., Arni, is granted Ex-post facto 
Commuted leave for 3 days w . e . f. 21 - 11 
2017 to 23 - 11- 2017 . 


The charge of her Court and Office is kept 
with Ms. M . K . Gote , 5th Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal, during the 
above the period . 

On return from leave, Ms. S . S . Bajaj, 4th 
Jt. Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, is re - posted to her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules, 1981 that Ms. S . S . Bajaj, 
would have continued to officiate as 4th Jt . 
Civil Judge ( Jr . Dn .) & J .M . F . C ., Yavatmal , 
had she not proceeded on leave during the 
above period . 


Dated the 23rd November 2017 . 


He has got 107 days L . H . P . in balance at 
the time of granting leave . However 6 days 
L . H . P . be debited in his leave account. 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and Office was 
kept with Shri Al Amoodi A . K ., Jt . Civil 
Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , Arni, during the 
above the period . 

On return from leave , Shri C . H . Kulkarni, 
Civil Judge ( Jr. Dn .) & J . M . F . C ., Arni, is 
re - posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri C . H . 
Kulkarni, would have continued to officiate 
as Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , Arni, 
had he not proceeded on leave during the 
above period . 
Dated the 29th November 2017 . 


HTT 9 ( 34 . fq . ) H . STI. PT., 37 . 55 . Poo . 

ORDER 
No. B .2(1)- ADMN -573-2017. 
Ms S . S . Bajaj , 4th Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J .M . F . C ., Yavatmal, is granted 
Ex -post facto Earned leave for 2 days w .e . f. 
23 - 11- 2017 to 24 - 11- 2017 in continuation 
of Earned leave w . e .f. 21- 11 -2017 to 22 - 11 
2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ / माघ ५- ११, शके १९३९ 


४७ 


HTT 9 (37 . fq . 7) 4 . ST. PI., 31 . 55 . 202 . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) 
of M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that 
Ms. R . M . Thaware, would have continued to 
officiate as 4th Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & 
J . M . F . C ., Darwha , had she not proceeded 
on leave during the above period . 


ORDER 
No. B . 2 ( 1) - ADMN - 578 - 2017 . 

Ms. M .K .Gote , 5th Joint Civil Judge ( Jr . 
Dn .) & J. M . F . C ., Yavatmal, is granted Ex 
post facto Earned leave for 2 days w . e . f. 27 
11 - 2017 to 28 - 11 - 2017 . 

Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 

No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and Office was 
kept with Ms. N . J . Pethe, 7th Jt. Civil 
Judge (Jr . Dn .) & J. M . F . C ., Yavatmal, dur 
ing the above the period . 

On return from leave , Ms. M . K .Gote , 5th 
Joint Civil Judge (Jr . Dn .) & J . M . F . C ., 
Yavatmal, is re - posted to her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Ms. M .K .Gote , 
would have continued to officiate as 5th Jt. 
Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal, 
had she not proceeded on leave during the 
above period . 


HTT 9 (37. f . ) . SIL . PI., 37. 5 . 208 . 

ORDER 
No . B . 2 ( 1 ) -ADMN -587 - 2017 . 

Shri R . R . Khamatkar , Joint Civil Judge 
( Jr . Dn . ) & J . M . F . C . , Wani, is granted 
Earned leave for 6 days w .e . f. 11 - 12 - 2017 
to 16 - 12 - 2017 and permission to prefix & 
suffix holidays falling on 10 - 12 - 2017 & 17 
12 - 2017 with permission to leave head quar 
ters after Lok Adalat on 09 - 12 - 2017 till 
B . O . H . of 18 - 12 - 2017 . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept 
with Shri V . J . Paliwal , Civil Judge ( Jr . 
Dn .) & J . M . F . C ., Wani, during the above the 


Dated the 30th November, 2017 . 


period . 


HTT 9 (31. . g) 7 . TIT . 97., 37. 58 . 703 . 

ORDER 
No . B .2 ( 1 ) -ADMN -586 - 2017 . 
Ms. R . M . Thaware , 4th Joint Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Darwha, is granted 
Earned leave for one day on 11 - 12 - 2017 with 
permission to leave head quarters after Lok 
Adalat on 09 - 12 - 2017 till B .O . H . of 12 - 12 - 
2017 B . O . H . 


On return from leave , Shri R . R . 
Khamatkar, Joint Civil Judge ( Jr. Dn .) & 
J . M . F . C ., Wani, is re - posted to his former 
post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules, 1981 that Shri R . R . 
Khamatkar , would have continued to offici 
ate as Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & J. M . F . C ., 
Wani, had he not proceeded on leave dur 
ing the above period . 


Dated the gth December 2017 . 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account . 


HTT 9 ( 31. f . 9 ) H . ST . PI., 37 . $5 . 204 . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of her Court and Office is kept 
with Shri K . T . Adhayake., 3rd Jt. Civil Judge 
(Jr. Dn .) & J .M .F . C ., Darwha , during the 
above the period . 

On return from leave , Ms. R . M . Thaware , 
4th Joint Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , 
Darwaha , is re-posted to her former post . 


ORDER 
No. B .2 ( 1)-ADMN -590 - 2017 . 
Ms. C . M . Dhabale , 2nd Jt. Civil Judge 
( Jr. Dn .) & J. M .F . C ., Yavatmal, is granted 
Ex- post facto Earned leave for one day on 7 
12 - 2017 with permission to leave head quar 
ters in continuation of Earned leave for 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५-११ , शके १९३९ 


TT 9 (37. a . g) 7 . RTL . FL., 31 . 55 . Rou . 


ORDER 


3 days w .e .f. 4 - 12 - 2017 to 6 - 12 - 2017 with 
permission to leave head quarters from 2 
12 - 2017 A . O . H . to 7 - 12 - 2017 B . O . H . 

Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and Office was 
kept with Ms. G . N . Bagrodiya, 3rd Jt . Civil 
Judge (Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal, dur 
ing the above period . 

On return from leave , Ms. C . M . Dhabale , 
2nd Jt . Civil Judge ( Jr . Dn . ) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, is re -posted to her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . ( Pay ) Rules , 1981 that Ms. C . M . 
Dhabale , would have continued to officiate 
as 2nd Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, had she not proceeded on leave 
during the above period . 
Dated the 11th December 2017 . 


No . B . 2 ( 1) - ADMN -596 - 2017 . 

Shri V . H . Vishwas , Civil Judge ( Jr. Dn .) 
& J . M . F . C ., Ner, is granted Earned leave 
for 4 days w . e. f. 13 - 12 - 2017 to 16 - 12 - 2017 
and permission to suffix holidays falling on 
17 - 12 - 2017 with leave head quarters . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept 
with Shri P . S . Thakre , Jt. Civil Judge (Jr. 
Dn .) & J . M . F . C ., Ner , during the above the 
period . 

On return from leave , Shri V . H . Vishwas , 
Civil Judge ( Jr . Dn . ) & J . M . F . C . , Ner , is 
re - posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri V . H . 
Vishwas , would have continued to officiate 
as Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , Ner , 
had he not proceeded on leave during the 
above period . 


HTT 9 ( 37. f . 7 ) H . STI. PI., 37 . sh . Po & . 


ORDER 
No . B .2 (1)- ADMN -591 -2017 . 

Ku . R . D . Punse , Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal, is granted 
Earned leave for 2 days w . e . f. 11 - 12 - 2017 
to 12 - 12 - 2017 . 


Dated the 13th December 2017 . 


HTT 9 ( 37. . 7 ) H . ST . PI., 37. 5 . 20C . 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and Office is kept 
with Ms. C . M . Dhabale , 2nd Jt. Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal, during the 
above period . 

On return from leave , Ku . R . D . Punse , 
Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, is re- posted to her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Ku . R . D . 
Punse , would have continued to officiate as 
Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, had she not proceeded on leave 
during the above period . 


ORDER 
No. B .2 ( 1)-ADMN -602 - 2017 . 

Shri D . D . Suryawanshi, Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , Pusad , is granted 
Earned leave for 5 days w . e .f. 26 - 12 - 2017 
to 30 - 12 - 2017 with permission to leave head 
quarters from 25 - 12 - 2017 A . O . H . to 31 - 12 
2017 B . O . H . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept 
with Shri A . V . Dhore , 2nd Jt. Civil Judge 
( Jr. Dn .) & J . M . F . C ., Pusad , during the 
above the period . 

On return from leave , Shri D . D . 
Suryawanshi, Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & 
J. M .F .C ., Pusad , is re -posted to his former 
post . 


Dated the 12th December , 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११, शके १९३९ 


88 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . ( Pay ) Rules , 1981 that Shri D . D . 
Suryawanshi, would have continued to 
officiate as Jt. Civil Judge ( Jr . Dn . ) & 
J . M . F . C ., Pusad , had he not proceeded on 
leave during the above period . 
Dated the 15th December, 2017 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office was 
kept with Shri M . R . A . Shaikh , Jt . Civil Judge 
(Sr. Dn .) Yavatmal. 

On return from leave , Shri R . R . Raut, 
Chief Judicial Magistrate , Yavatmal, is 
re -posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) 
of M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Shri R . R . 
Raut, would have continued to officiate as 
Chief Judicial Magistrate , Yavatmal, had he 
not proceeded on leave during the above 
period . 


Dated the 16th December 2017 . 


HTT 9 ( 37. 9 . ) H . 211 . 31., 31. 55 . 208 . 

ORDER 
No . B . 2 ( 1) -ADMN -605 - 2017 . 

Shri Y . K . Rahangadale , Civil Judge (Sr. 
Dn .) Kelapur , is granted Ex - post facto Earned 
leave for 4 days w . e .f. 26 - 12 -2017 to 29 - 12 
2017 and permission to prefix 
holidays falling on 23 - 12 - 2017 , 24 - 12 - 2017 
& 25 - 12 - 2017 with permission to leaave 
head quarters from 22 - 12 - 2017 A . O . H . to 
30 - 12 - 2017 B . O . H .. 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept 
as under : 

( 1 ) For special matters with Shri S . K . 
Tikhile , Adhoc District Judge - 1 & A . S . J . 
Kelapur, 

(2 ) From ordinary & office matters Shri 
Sheaikh Wasim Akram , 2nd Jt. Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Kelapur, 

On return from leave , Shri Y . K . 
Rahangadale , Civil Judge (Sr. Dn .) Kelapur, 
is re -posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . ( Pay) Rules , 1981 that Shri Y . K . 
Rahangadale , would have continued to 
officiate as Civil Judge (Sr. Dn .) Kelapur, 
had he not proceeded on leave during the 
above period . 


HTT 9 ( 37. g . 9 ) H . STI . PI., 37. $5 . 299 . 

ORDER 
No . B . 2 ( 1 ) -ADMN -609 - 2017 . 

Shri T . T . Aglave , Civil Judge (Sr. Dn .) 
Darwha, is granted Earned leave for 5 days 
w . e . f. 18 - 12 - 2017 to 22 - 12 - 2017and permis 
sion to perfix & suffix holidays falling on 
17 - 12 - 2017 , 23 - 12 - 2017 , 24 - 12 - 2017 & 25 
12 - 2017 with permission to leave head quar 
ters from 16 - 12 - 2017 A . O . H . to 26 - 12 - 2017 
B . O . H . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office kept 
as under : 
( 1 ) From 16 - 12 - 2017 A . O . H . to 22 - 12 

2017 with Shri S . P . Kekan , Joint 

Civil Judge (Sr. Dn .), Darwha , 
(2 ) For special matters from 22 - 12 - 2017 

A . O . H . to 26 - 12 - 2017 B . O . H . with 
Shri M .R . A . Shaikh , Joint Civil Judge 

( Sr . Dn .), Yavatmal, 
(3 ) For ordinary & office matters from 

22 - 12 - 2017 A . O . H . to 26 - 12 - 2017 
B . O . H . with Shri K . U . Telgaonkar, 
Joint Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., 

Darwha . 
On return from leave , Shri T . T . Aglave , 
Civil Judge (Sr. Dn .) Darwga , is re - posted 
to his former post . 


HTT 9 ( 37. f . 9 ) H . ST . PI ., 37. $ . 290 . 

ORDER 
No . B .2 ( 1 )- ADMN - 606 - 2017 . 

Shri R . R . Raut, Chief Judicial Magistrate , 
Yavatmal, is granted Ex -post facto Earned 
leave for 2 days w . e . f. 11- 12 - 2017 to 12 - 12 
2017 and Casual leave for one day on 
11 - 12 - 2017 already granted to him is hereby 
treated as cancelled . 
31-366 - 93 ( 9468 ) . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५-११ , शके १९३९ 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules, 1981 that Shri T . T . 
Aglave , would have continued to officiate 
as Civil Judge ( Jr . Dn .) Darwha , had he 
not proceeded on leave during the above 
period . 

A . T . WANKHEDE , 

District Judge - 1 & 

Additional Sessions Judge 
Yavatmal : 

Yavatmal. 
Dated the 18th Dcember 2017 . 


quarters from 02 - 12 - 2017 A . O . H . to 07 - 12 
2017 B . O . H . 

Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and Office is kept 
with Ms. S . S . Bajaj, 4th Jt. Civil Judge ( Jr . 
Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal, during the above 
period . 

On return from leave , Ms. C . M . Dhabale , 
2nd Civil Judge ( Jr . Dn . ) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, is re - posted to her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . ( Pay ) Rules , 1981 that Ms. C . M . 
Dhabale , would have continued to officiate 
as 2nd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, had she not proceeded on leave 
during the above period . 
Dated the 2nd December 2017 . 


HTI 9 (37. f . 9 ) 7 . STI. PT., 37 . 55 . 292 . 
BY INCHARGE DISTRICT JUDGE 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

ORDER 
No. B . 2 ( 1)- ADMN - 382 - 2017 . 

Ms. S . S . Bajaj, 5th Joint Civil Judge ( Jr. 
Dn .) & J. M . F . C ., Yavatmal, is granted Ex 
post facto Earned leave for 1 day on 2 - 08 
2017 in continuation of Earned leave from 
26 -07 - 2017 to 1 - 08 - 2017 already granted to 
her vide this order office order No . B . 2 ( 1 )/ 
Admn / 362 / 2017 , Dated 29 -07 - 2017 . 

Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 

No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and Office is kept 
with Ms. M . K .Gote , 6th Jiont Civil Judge 
(Jr . Dn .) & J .M . F . C ., Yavatmal, during the 
above the period . 

On return from leave , Ms. S . S . Bajaj, 5th 
Jt. Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, is re - posted to her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay) Rules , 1981 that Ms. S . S . Bajaj, 
would have continued to officiate as 5th Jt. 
Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal , 
had she not proceeded on leave during the 
above period . 
Dated the 5th August 2017 . 


SE 


HTT 9 ( 31 . fà . 9 ) 7 . YII. Pl ., 31. 5 . 298 . 

ORDER 
No . B . 2 (1 )- ADMN -582- 2017 . 
Ms. S . S . Bajaj, 4th Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) 
& J . M . F . C ., Yavatmal, is granted Ex -post 
facto Earned leave for one day on 02 - 12 
2017 . 

Necessary note be taken in her original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and Office is kept 
with Ms. M . K .Gote , 5th Jt . Civil Judge 
(Jr . Dn .) & J. M .F .C ., Yavatmal, during the 
above period . 

On return from leave , Ms. S . S . Bajaj, 4th 
Jt . Civil Judge (Jr. Dn .) & J . M . F . C . , 
Yavatmal, is re - posted to her former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that Ms. S . S . Bajaj, 
would have continued to officiate as 4th Jiont 
Civil Judge (Jr . Dn .) & J .M . F . C ., Yavatmal , 
had she not proceeded on leave during the 
above period . 

(Illegible ), 

District Judge - 1 & 

Additional Sessions Judge 
Yavatmal : 

Yavatmal. 
Dated the 4th December 2017 . 


HTVI 1 ( 3 . C. g) 1 . VII . VI. 3 . b . R13 . 

ORDER 
No. B . 2 ( 1)- ADMN - 580 - 2017 . 

Ms. C . M . Dhabale , 2nd Jt . Civil Judge 
(Jr. Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal, is granted 
Earned leave for 3 days w .e . f. 04 - 12 - 2017 
to 06 - 12 - 2017 with permission to leave head 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५- ३१ , २०१८/माघ ५-११ , शके १९३९ 


५१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २१५ . 

जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 
वाचा.- पोलीस अधीक्षक यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्रमांक ६१९० 

जिविशा- २०१७, दिनांक १६ - ११ - २०१७. 


व्यक्तीच्या किंवा शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 
नाहीत . 

( ६ ) व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखावण्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत ,किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार 
नाहीत . 


आदेश 


क्रमांक गृहशाखा- डेस्क - १२ - २५१४- २०१७. 

उपरोक्त विषयान्वये यवतमाळ जिल्ह्यात दिनांक १७-११- २०१७ ते 
१ -१२- २०१७ पावेतो महाराष्ट्र पोलीस कायदा , कलम ३७( १ ) ( ३ ) 
अन्वये प्रतिबंध आदेश करण्याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ 
यांनी विनंती केली आहे . त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले की , यवतमाळ 
जिल्ह्यातील पांढरकवडा नगर परिषदेकरिता सार्वत्रिक निवडणुकीचा 
कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे. निवडणूक स्वरुपाच्या राजकीय 
हालचालींना वेग आलेला आहे . दिनांक १७ - ११ - २०१७ रोजी धोबी 
समाजाच्या वतीने अनुसूचीत जातीचे आरक्षण समाजाला मिळावे या 
मागणीकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ येथे धरणे आंदोलन 
आयोजित आहे. दिनांक १८ - ११- २०१७ रोजी विदर्भ माध्यमिक संघाचे 
वतीने स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी आश्रम शाळा , शिक्षक , शिक्षकेतर 
कर्मचारी यांचेकडून त्यांचे प्रलंबित मागण्याकरिता शिक्षण अधिकारी 
( माध्यमीक ) यवतमाळ यांचे कार्यालयासमोर धरणे , आंदोलन आयोजित 
आहे . यवतमाळ जिल्ह्यात किटकनाशकाचे विषबाधेमुळे मृत्यू पावलेले 
शेतकरी व शेतमजूर व बाधित शेतकरी व शेत मजूर यांना शासकीय 
मदत मिळावी , कापसाला व सोयाबिनला हमी भाव मिळावा , स्वामिनाथन 
आयोगाच्या शिफारशी लागु करण्यात याव्या , व इतर मागण्याकरिता 
विरोधी राजकीय पक्ष व इतर संघटनाकडून शासन विरोधात आंदोलनात्मक 
हालचाली सुरु आहे . दिनांक १-१२-२०१७ रोजी ईद- ए-मिलाद निमित्त 
मुस्लिम समाजाच्यावतीने ठिकठिकाणी मिरवणुका काढण्यात येवून सण 
साजरा होणार आहे . 

तरी वरील काळात यवतमाळ जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , एल . बी . राऊत , जिल्हादंडाधिकारी , 
यवतमाळ याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या 
कर्मचा- या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 
त्यांच्याजवळ , 


__ तसेच ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)( ३) यवतमाळ जिल्ह्यात पांच 
किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र 
जमण्यास मनाई करीत आहे . 

आणखी असेही आदेशित करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील 
कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक 
कार्यक्रम , यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी 
दिलेल्या मिरवणूकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही. या अदेशामधून 
विशेषरित्या मिरवणूका / कार्यक्रम यांना ( शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी 
यांचे धरेणे / आंदोलन इतर वगळता ) सूट देण्याचे अधिकार संबंधित 
तालुक्याचे तालुका दंडाधिकारी यांना असतील तालुका दंडाधिकारी यांनी 
संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांचे ना - हरकत 
प्रमाणपत्र घेवनच सट देण्याबाबतची कार्यवाही करावी . 

शासकीय /निमशासकीय कर्मचा- यांना धरणे / आंदोलन / निदर्शने 
करावयाचे असल्यास व त्याकरिता ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त संख्येने 
एकत्रित यावयाचे असल्यास तसेच धरणे / आंदोलन / निदर्शने इत्यादी 
करीता मंडप टाकावयाचा असल्यास त्यांना जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ 
यांची परवानगी घेणे आवश्यक असेल जिल्हादंडाधिकरी यांचे परवानगीविना 
५ पेक्षा अधिक संख्येने एकत्रित येवून धरणे | आंदोलन / निदर्शने 
करणा- या आंदोलकांवर कार्यावाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा पोलीस 
अधीक्षक , यवतमाळ यांची राहील . 

ज्या शासकीय कर्मचा- यांना धरणे/ आंदोलन / निदर्शने करावयाचे 
असेल व त्याकरिता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्याने 
जिल्हादंडाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घ्यावयाची असेल त्यांना अशी 
परवानगी मागणारा अर्ज धरणे / आंदोलने / निदर्शने करावयाच्या दिनांकांच्या 
किमान १० दिवस अगोदर सादर करणे बंधनकारक असेल . 

सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे. 
सदरचा आदेश दिनांक १७ - ११- २०१७ चे ००.०१ वाजता (मध्यरात्री ) 
पासून ते ०१- १२- २०१७ चे २४ .०० वाजता ( मध्यरात्री ) पर्यंत अंमलात 
राहतील. हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे या आदेशाची 
प्रसिद्धी दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे 
पोलिसांनी करावी . तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी / तहसीलदार 
पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचेनोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्धी देण्यात 
यावी . 


( १ ) शस्त्र , काठी , तलवार, बंदुका बाळगणार नाहीत . 
( २) लाठ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत 
ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार 
नाहीत . 


हे आदेश दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करीत आहेत . 


( ३ ) कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाहीत . 
( ४ ) दगड, क्षेपणिक उपकरणे किंवा बॅलेस्टिक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे 
गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 

( ५) आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप / विटंबनात्मक नकला करणार नाही , 
सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा 
अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , 


यवतमाळ : 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ . 


एल . बी . राऊत , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

यवतमाळ . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५- ३१ , २०१८ / माघ ५- ११ , शके १९३९ 


भाग १ ( अ .वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . २१६ . 
वाचा .- पोलीस अधीक्षक यवतमाळ योंचकडील पत्र क्रमांक ६३८९ 

जिविशा - २०१७, दिनांक ३० - ११- २०१७. 


आदेश 


शिव 


क्रमांक गृहशाखा- डेस्क - १२ - २०१७. 

उपरोक्त विषयान्वये यवतमाळ जिल्ह्यात दिनांक ०२- १२- २०१७ ते 
१६ - १२ - २०१७ पावतो म . पो . का . कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंध 
आदेश करण्याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांनी विनंती 
केली आहे . त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले कि , राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र राज्य यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे पांढरकवडा नगर परिषद 
सार्वत्रिक निवडणूक व मारेगाव तालुक्यातील मौजा -मार्डी चे पोट-निवडणुकीचा 
कार्यक्रम आहे . यानुसार दिनांक १३ - १२- २०१७ रोजी निवडणूक मतदान 
व दिनांक १४ -१२- २०१७ रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक 
स्वरुपाच्या राजकीय हालचालींना वेग आलेला आहे. 

यवतमाळ जिल्ह्यात किटकनाशकाचेविषबाधेमुळे मृत्यू पावलेले शेतकरी 
व शेतमजूर व बाधित शेतकरी व शेतमजूर यांना शासकीय मदत मिळावी , 
कापसाला व सोयाबिनला हमी भाव मिळावा , स्वामिनाथन आयोगाच्या 
शिफारशी लागू करण्यात याव्या व इतर मागण्याकरिता विरोधी राजकीय । 
पक्ष व इतर संघटनाकडून शासन विरोधात आंदोलनात्मक हालचाली 
सुरु आहे . दिनांक २- १२ - २०१७ रोजी ईद - ए-मिलाद निमित्त मुस्लिम 
समाजाच्यावतीने ठिकठिकाणी मिरवणुका काढण्यात येवून सण साजरा 
होणार आहे. 

तरी वरील काळात यवतमाळ जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , डॉ राजेश देशमुख, जिल्हादंडाधिकारी , 
यवतमाळ याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या 
कर्मचा- याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 
त्यांच्याजवळ , 

( १) शस्त्र , काठी , तलवार बंदुका बाळगणार नाहीत . 
( २ ) लाठ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत 
ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार 
नाहीत . 
( ३ ) कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाहीत . 

(४ ) दगड , क्षेपणिक उपकरणे किंवाबॅलेस्टिक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे 
गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 

( ५ ) आवेशी भाषणे/ अंगविक्षेप /विटंबनात्मक नकला करणार नाही , 
सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी, घोषणा 
अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , 
व्यक्तीच्या किंवा शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 
नाहीत . 

( ६ ) व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखावण्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत , किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार 
नाहीत . 

तसेच ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र 


पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) यवतमाळ जिल्ह्यात पांच 
किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र 
जमण्यास मनाई करीत आहे. 

आणखी असेही आदेशित करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील 
कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक 
कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी 
दिलेल्या मिरवणूकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही. या अदेशामधून 
विशेषरित्या मिरवणूका/ कार्यक्रम यांना ( शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी 
यांचे धरेणे / आंदोलन इतर वगळता ) सूट देण्याचे अधिकार संबंधित 
पोलीस स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी देण्याबाबतची कार्यवाही 
करावी. 

शासकीय /निमशासकीय कर्मचा- यांना धरणे / आंदोलन / निदर्शने 
करावयाचे असल्यास व त्याकरिता ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त संख्येने 
एकत्रित यावयाचे असल्यास तसेच धरणे / आंदोलन / निदर्शने इत्यादी 
करीता मंडप टाकावयाचा असल्यास त्यांना जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ 
यांची परवानगी घेणे आवश्यक असेल जिल्हादंडाधिकरी यांचे परवानगीविना 
५ पेक्षा अधिक संख्येने एकत्रित येवून धरणे | आंदोलन/ निदर्शने 
करणा- या आंदोलकांवर कार्यावाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक, यवतमाळ यांची राहील . 

ज्या शासकीय कर्मचा- यांना धरणे / आंदोलन / निदिर्शने करावयाचे 
असेल व त्याकरिता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्याने 
जिल्हादंडाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घ्यावयाची असेल त्यांना अशी 
परवानगी मागणारा अर्ज धरणे / आंदोलने / निदर्शने करावयाच्या दिनांकांच्या 
किमान १० दिवस अगोदर सादर करणे बंधनकारक असेल . 

सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे . 
सदरचा आदेश दिनांक ०२ - १२- २०१७ चे ०० .०१ वाजता ( मध्यरात्री) 
पासून ते १६- १२- २०१७ चे २४ .०० वाजता ( मध्यरात्री ) पर्यंत अंमलात 
राहतील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे या आदेशाची 
प्रसिद्धी दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे 
पोलिसांनी करावी. तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी / तहसिलदार/ 
पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्धी देण्यात 
यावी . 
___ हे आदेश दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करीत आहेत . 


यवतमाळ : 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हादंडाधिकारी, 

यवतमाळ . 


भाग १ ( अ. वि .पु .), म. शा . रा ., अ . क्र . २१७ . 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ 

लागू करणेबाबत 

आदेश 
क्रमांक ८ - अका( गृह )- कावि - ५१४३- २०१७. 
ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक २४ - १० - २०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये वाशिम जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेतील २८ पांगरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


५३ 


सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अंतर्गत करण्यात 
आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ओटीआय- ओटीआय- जनलर-( ओ) 
८२६- २०१७, दिनांक २- १२- २०१७ हा आहे . 


नवघरे या निवडणूक विभागाच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदार यादी कार्यक्रम 
पूर्ण झालेला असून २८ -पांगरी नवघरे , ता . मालेगांव , जि . वाशिम येथील 
पोट -निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला असून दिनांक ०७- ११- २०१७ 
रोजी पासून आचारसंहिता लागू झालेली असून सदर आचारसंहिता 
निवडणुकीचा निकाल दिनांक १४ -१२- २०१७ पर्यंत लागू राहणार 
आहे . वाशिम जिल्ह्यातील २८ -पांगरी नवघरे, ता . मालेगांव या जिल्हा 
परिषदेकरिता दिनांक १३- १२- २०१७ रोजी मतदान होणार आहे . 

त्याअर्थी, मी , राहुल द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम, फौजदारी 
दंड प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान अधिकारांचा 
वापर करुन , वाशिम जिल्ह्यातील २८ -पांगरी नवघरे, ता . मालेगांव याजिल्हा 
परिषद निवडणुकीच्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने दिनांक 
१३- १२ -२०१७ रोज सकाळी ६.०० ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत 
२८ - पांगरी नवघरे मतदान केंद्रावर फौदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ 
चे कलम १४४ प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करीत आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


अमरावती : 
दिनांक २ डिसेंबर २०१७ . 


आर . टी . पालेकर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अमरावती . 


उपरोक्त प्रमाणे आदेश लागू केल्यामुळे खालील गोष्टी करीता मनाई 
करण्यात आली आहे. 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . २१९ . 


आदेश 


( १ ) दिनांक १२- १२ - २०१७ रोजीचे रात्री २२ .०० वाजता नंतर राजकीय 
पक्षांनी सभा घेऊ नयेत . 


( २) धार्मिकस्थळांचा निवडणुकीचे प्रचार करीता उपयोग करु नये . 

( ३) आचारसंहितेच्या संपूर्ण काळात सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र जवळ 
बाळगता येणार नाही . सभा दरम्यान , मतदान दिवशी मतदान केंद्राचे 
ठिकाणी शस्त्र जवळ बाळगता येणार नाही . 

( ४ ) मतदानाचेदिवशी मतदान केंद्राचेठिकाणी १०० मीटर परिसरात 
निवडणुकीचे कामव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्ती प्रवेश करणार नाही. 

(५) राजकीय व कोणत्याही नागरिकांचे अधिकारांचे हनन होणार 
नाही. 

(६) ई.व्हि . एम . मशीन गार्ड पासून १०० मीटर परिसरात निवडणुकीचे 
कामाव्यतिरिक्त कोणतही व्यक्ती प्रवेश करणार नाही . 


क्रमांक उनि -विनियम -नोंदणी- गृहनिर्माण संस्था -२६५६- २०१७. 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था, तालुका अकोला यांनी आपल्या अधिकारात 
नोंदणी क्रमांक एकेएल - एकेएल - एचएसजी (टिओ)- ६५४- २०१७- १८ , दि . 
१२ डिसेंबर , २०१७, अन्वये शुकदास अपार्टमेंट गाळेधारक देखभाल 
सहकारी संस्था म ., अकोला या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० च्या कलम ९ ( १ ) नुसार केली असून कलम 
१२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ च्या नियम क्रमांक 
१०( १ ) अन्वये वर्गीकरण “सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
“ सामाजिक संस्था ” आहे . 


वाशिम : 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ . 


राहुल व्दिवेदी , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

वाशिम . 


भाग १ ( अ .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २२० . 

आदेश 
क्रमांक उनि -विनियम -नोंदणी- गृहनिर्माण संस्था -२६९२- २०१७. 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था, तालुका अकोला यांनी आपल्या अधिकारात 
नोंदणी क्रमांक एकेएल - एकेएल - एचएसजी (टिओ)- ६५५ -२०१७- १८ , दि . 
१२ डिसेंबर , २०१७, अन्वये तुलशी विहार हाऊसिंग देखभाल (मेंटनन्स ) 
सोसायटी मर्या., अकोला या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० च्या कलम ९( १) नुसार केली असून कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ च्या नियम क्रमांक १०( १ ) 
अन्वये वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ सामाजिक 
संस्था ” आहे. 


भाग १ ( अ. वि .पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . २१८ . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक उपनिअम- बेरोजगार सं .- नोंदणी - अधिसूचना- १७८३- २०१७ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती , तालुका अमरावती , जिल्हा 
अमरावती यांचेद्वारे सुचित करण्यात येते की , प्रतिक सुशिक्षित बेरोजगार 
नागरिक सेवा सहकारी संस्था म ., अमरावती या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र 
अ- एक - १४ ( १५७४ ) . 


अकोला : 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ . 


( अवाच्य ), 

उपनिबंधक , 
सहाकरी संस्था , तालुका अकोला . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


